RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 
Reg .No.MH /MR /South -321/2013-15 


MART 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ३७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , 

नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ८४ ,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


CO -OPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 7th November 2014 


NOTIFICATION 


No. Cotton- 2014/ CR- 66 / 10 - C. - Whereas , the Ministry of Agriculture, Department of 
Agriculture and Co -operation , Government of India has issued guidelines for Price Support Scheme 
( PSS) in May 2014 ; 

Whereas , the Government of Maharashtra has issued a notification No. Cotton - 2014 /CR -66 / 
10 - C , dated 14th October 2014 in which the procurement period of cotton was declared as 
1st December 2014 to 28th February 2015 . 

Whereas , Government of Maharashtra wants to revise the period of cotton procurement as 
there is demand from farmers. 

Now , Therefore , in pursuance of the above and in the interest of farmers the period of cotton 
procurement is revised as 15th November 2014 to 12th February 2015 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUDHIRKUMAR GOEL , 
Addl. Chief Secretary to Government. 


( १) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


. 


गृह ( परिवहन ) विभाग 
जागतिक व्यापार केंद्र , सेंटर -१, ३० वा मजला, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१४ . 


आधिसूचना 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम , २००५. 

क्रमांक एमव्हीडी . १११४ / प्र.क्र . ३०६/ परि - ४. - महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील नियम ७ च्या तरतुदीन्वये शासनास प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मोटार 
वाहन विभागातील गट - ब मधील अधिकाऱ्यांसह सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बदल्या करण्यासाठी परिवहन आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
यांना विभाग प्रमुख म्हणून व मोटार वाहन विभागातील गट - क मधील कर्मचाऱ्यांच्या क्षेत्रिय व आंतरजिल्हा बदल्या करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी यांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रासाठी प्रादेशिक विभाग प्रमुख म्हणून अधिसूचित करण्यात येत आहे. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भि . रा . वाढवे, 
शासनाचे सहसचिव. 


HOME ( TRANSPORT) DEPARTMENT 
World Trade Center , Center - 1 , 30th Floor, Cuff Parade , 

Mumbai 400 005 , dated the 15th November 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GOVERNMENT SERVANTS REGULATION OF TRANSFERS AND PREVENTION OF DELAY IN DISCHARGE 
OF OFFICIAL DUTIES ACT , 2005 . 

No. MVD . 1114 /C.R.306 / Tra -4. — In exercise of the powers conferred by section 7 of the 
Maharashtra Government Servants Regulation of Transfers and Prevention of Delay in Discharge 
of Official Duties Act , 2005 (Mah . XXI of 2006 ), the Government of Maharashtra hereby notifies 
the Commissioner, Transport, Maharashtra State , Mumbai to be the Head of the Department for 
the office under the control of Commissioner, Transport, Maharashtra State, Mumbai as an 
authority competent to make transfers of all officers in Group “ B ” along with Asstt. Motor Vehicle 
Inspector within his jurisdiction ; and Regional Transport Officers to be the Regional Head of the 
Department for field offices and inter District transfers , as an authority competent to make 
transfers of all employees in Group “ C ” within his jurisdiction . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


B. R. WADHAVE , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


३ 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


२२ 


शुक्रवार , मार्च ८, २०१३/ फाल्गुन १७, शके १९ ३४ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 6th March 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA FOREST PRODUCE (REGULATION OF TRADE ) ACT, 1969 . 

No. MFP - 2013 /CR - 92 / F - 9.- In exercise of the powers conferred by section 13 of the 
Maharashtra Forest Produce (Regulation of Trade ) Act, 1969 (Mah . LVII of 1969), and of all other 
powers enabling in that behalf the Government ofMaharashtra hereby delegates its powers and 
function under the said Act specified in column 2 of the Schedule appended hereto , to the officers 
or the committee of officers, respectively , specified against them in column 3 of the Schedule, 
subject to the conditions and restrictions, respectively , specified against them in column 4 
thereof . 


Schedule 


Sr.No. 


Powers and functions 


Officers or Committee 

of officers 

( 3 ) 


Conditions and 

restrictions 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


1 Under section of the said Act to divide The Principal Chief Conservator 

every specified area into such number of Forests and Head of 
of units as it may deem fit in respect Forest Force . 

of each forest produce . 
2 Under section 4 of the said Act to 

Committee consisting of Principal There shall not be any 
negotiate with the bidders for 

Chief Conservator of Forests 

financial loss to the 
appointment as agents for the purpose ( Production and Management) and Government and no 
of purchase of, and trade in Tendu leaves Additional Principal Chief 

adverse impact on trade 
for sucessful trade in Tendu leaves. Conservator of Forests 

in Tendu leaves . 
(Non -timbler forest produce ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIVEK KHANDEKAR , 
Joint Secretary to Government. 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


. 


२३ 


शुक्रवार , मार्च ८ , २०१३ / फाल्गुन १७, शके १९ ३४ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ मार्च २०१३. 


- 


आदेश 


महाराष्ट्र स्वयं - अर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन ) अधिनियम , २०१२ . 

क्रमांक संकीर्ण. २०११ / प्र.क्र . २३ ९ / ११ / माशि -१. महाराष्ट्र स्वयं - अर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन ) अधिनियम , २०१२ 
( २०१३ चा महा. १) कलम ( ३ ) अनुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून सदर कलम ( ३) अनुसार अर्ज करावयाच्या प्रस्तावासोबत 
रुपये पाच हजार एवढे शुल्क महाराष्ट्र शासन याद्वारे विनिर्दिष्ट करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रकाश ठुबे , 
शासनाचे सहसचिव 


SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 7th March 2013 . 


Order 


MAHARASHTRA SELF FINANCED SCHOOLS ( ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT , 2012. 


MIS . 2011/ C.R.239 /11/SE - 1. - In exercise of the powers conferred by Section 3 of the 
Maharashtra Self-financed Schools ( Establishment and Regulation ) Act , 2012 (Mah . I of 2013 ), the 
Government of Maharashtra hereby specifies the fee of rupees five thousand, which shall be paid 
alongwith the application to be submitted under said section 3 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAKASH THUBE , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६ , २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


با 


. 


२४ 


शके १ ९ ३४ 
सोमवार , मार्च ११ , २०१३ / फाल्गुन २० , 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ मार्च २०१३ 


प्रारूप अधिसूचना 


महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 


क्रमांक खाक्षेस .२००८ / प्र.क्र .१४१ / रस्ते - ९ अ. - महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१ ९ ५८ चा ६५ ) यांचा कलम २० च्या पोट -कलमे 
( १- अ), (१-ब ), ( १- क ), (१-ड ) आणि (१-इ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून , 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा " या योजनेतून मे . सुप्रिम मनोर वाडा 
भिवंडी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि ., मुंबई [ मे. राम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व तापी प्रिस्ट्रेस प्रोडक्ट लिमिटेड ( जे. व्ही.) यांची विशेष प्रयोजन संस्था 
यांच्याकडून मनोर ते वाडा रस्ता रा. मा . ३४, कि.मी.२९ / ५५० ते ५३/८०० व वाडा ते भिवंडी रस्ता रा.मा. ३५ , कि.मी.४ ९ / ००० ते ८ ९ / ०७० 
( एकुण लांबी ६४.३२० कि.मी.) तालुका- वाडा , भिवंडी व पालघर, जिल्हा-ठाणे या लांबीचे मजबुतीकरण व चौपदरीकरण केलेल्या रस्ताचा वापर 
करणाऱ्या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या 
जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक २ मार्च २०१३ पासून १ मार्च २०१६ पर्यंतच्या 
कालावधीसाठी भिवंडी वाडा रस्ता, रा.मा .३५ , कि.मी. ८२/६१० , कि.मी. ८३/८७० ( वाडा ते भिवंडी वाहनांकरिता) आणि कि.मी. ८२/६१० 
(भिवंडी ते वाडा वाहनांकरिता) या रस्त्यावर कवाड गावाजवळ मनोर ते वाडा रस्ता रा.मा. ३४ , या रस्त्यावर वाघोटे गावाजवळ कि.मी. ३८/०२० 
मध्ये बांधण्यात आलेल्या पथकर स्थानकावर पथकर वसूली करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


अनुसूची 


वाहनांचा प्रकार 


पथकराचे प्रतीफेरीचे दर ( रूपये ) 


अनु 
क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


०२.०३.२०१३ 

ते 


०१.०४.२०१३ 

ते 


३१.०३.२०१३ 


०१.०३.२०१६ 


OM 


पथकर नाही 


पथकर नाही 


स्कूटर, मोटार सायकल, मोपेड किंया कोणतेही दुचाकी वाहन ट्रॅक्टर, रिकाम्या 
ट्रॉलीसह ट्रॅक , ऑटोरिक्शा (वाहनचालक वगळून तीन प्रवासी) 


२ 


मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये नमूद केलेली हलकी मोटार 
वाहने. 


२५ 


३० 


( अ ) कार , जीप , ( चालक वगळून १२ प्रवासी क्षमता असलेली वाहने ) जसे की , 

टाटा सुमो, कमांडर , ट्रॅक्स, वाहनचालक वगळून सहा आसनी प्रवासी रिक्षा 
( टमटम ) इत्यादी. 


. 


४५ 


( ब ) मिनी बस किंवा इतर तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त परंतु 

२० प्रवासी क्षमतेपर्यंतची वाहने ) आणि अ. क्र . ३, ४ व ५ मध्ये नमूद 
केलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त माल वाहतूक करणारी वाहने . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


. 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३ 


९ ० 


४ 


ट्रक , बस ( दोन आसांचे) 

११० 
मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ ( १९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व 

१५० 

१८० 
उपरोक्त अ.क्र .३ मध्ये 

नमूद केलेले 

ट्रक वगळून माल वाहतूक व प्रवासी वाहतूक 
करणारी अवजड वाहने जसे ट्रक -ट्रेलर , तीन आसांची वाहने . 
५ मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ ( १९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व 

२०० 

२४० 
उपरोक्त अ.क्र .३ व ४ मध्ये केलेले ट्रक वगळून माल वाहतूक व प्रवासी वाहतूक 
करणारी अवजड वाहने जसे ट्रक -ट्रेलर , सेमी आर्टीक्युलेट ट्रक्स तीनपेक्षा 

अधिक आसांची वाहने इत्यादि . 
( १) खालील वाहनांना पथकरातून सुट देण्यात येईल . 

१ . भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींची 
वाहने . 


२ . 


लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचेविद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 

३ . लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 

केंद्र व राज्य शासनाची वाहने . 
पोलीस विभागाची वाहने . 


6 . 


६ . 


लष्कराच्या मालकीची वाहने . 


७ . 


टपाल आणि तार खात्याची वाहने . 


८ . 


रुग्णवाहिका. 


९ . 


शववाहिका . 
१०. अग्निशमन दलाची वाहने . 
( २ ) पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहन धारकांस प्रत्येक वेळी पथकर 
वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी. 

( ३ ) शासन पत्र क्र . खाक्षेस-२०१२/ प्र.क्र .३३ / रस्ते -९ दिनांक १३ जुलै २०१२ अन्वये इलेक्ट्रॉनिक माहिती फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना 
दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा . 

( ४ ) या प्रयोजनाकरिता वाडा ते भिवंडी रस्ता रा. मा .-३५ या रस्त्यावर कवाड गावाजवळ वाड्याहुन भिवडीकडे जाताना कि.मी. 
८३/८७० येथे व भिवंडीहून वाड्याकडे जाताना कि.मी. ८२/६१० येथेतसेच मनोर ते वाडा रस्ता रा. मा. - ३४ या रस्त्यावर वाघोटे गावाजवळ, 
कि.मी. ३८/०२० येथील पथकर नाक्यावर वर नमूद केलेल्या कालावधीकरिता पथकर गोळा करण्याचा व पथकराची संपूर्ण रक्कम ठेवून घेण्याचा 
हक्क मे. सुप्रिम मनोर वाडा भिवंडी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., मुंबई यांना प्रदान करण्यात आला आहे. 

पथकराच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सवलत देण्यात येईल 
( अ ) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किंमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल. 
( ब) पथकराच्या १०० कुपन्सची पूस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किंमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल . 

( क ) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनाच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे 
दीड पट व अडीच पट राहतील . परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२.०० 
वाजेपर्यंत राहील. 


टीप. 


: 


ग्राह्य 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


( ड ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 
( ई) मासिक पास ज्या दिनांकास देण्यात येईल त्या दिनांकापासून ३० दिवस मोजण्यात यावा. 

( फ ) पथकर स्थानकाच्या ५ कि.मी. त्रिज्येमधील स्थानिक वाहनांना पथकराच्या एकेरी दराच्या १० पट मासिक पासची तरतूद 
वाहनांना ( अनुसूचीतील अनुक्रमांक ३,४,५ , मधील वाहने वगळून ) देण्यात यावी . सदर सवलत फक्त स्वतःच्या वापरासाठी प्रवासी 
वाहनांपुरती अनुज्ञेय राहिल. स्थानिक रहिवाशांची वाहने ठरविताना खालीलप्रमाणे निकष लावण्यात यावेत . 

( १ ) सदर वाहन त्या परिसरातील नोंदणी केलेले असावे . 

( २) सदर वाहन त्या परिसरात नोंदणी केलेले नसल्यास ज्या व्यक्तिच्या नावाने वाहन आहे तो त्या परिसरातील रहिवाशी 
असल्याबद्दल रेशन कार्डचा 

पुरावा देणे आवश्यक राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजीव गायकवाड , 


शासनाचे अवर सचिव . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 1st March 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT . 

No.PSP.2008/CR - 141/Road -9A. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1- A ), 
( 1 - B ), ( 1- C ), ( 1 - D ) and ( 1- E ), of section 20 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), and 
of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby declares 
that toll shall be levied on the classes of motor vehicles specified in column ( 2 ) of the Schedule 
appended hereto and on the trailers drawn by such motor vehicles passing over the section of 
Four Lanning of Manor to Wada Road SH - 34 in km 29/550 to 53/800 and Wada to Bhivandi Road 
SH - 35 in km 49/00 to 89/070 Tahsil Wada , Bhiwandi and Palghar, District Thane under the “ Build , 
Operate and Transfer” (BOT) scheme by M /s . Supreme Manor Wada Bhivandi Infrastructure 
Private Limited , Mumbai at their own expenses at the rate and for the periods specified against 
each of the said motor vehicles in column ( 3 ) of the said Schedule with effects from the 2nd March 
2013 to the 1st March 2016 , at toll collection center constructed at kilometer 83/870 ( for vehicles 
from Wada to Bhiwandi ) and at kilometer 82/610 ( for vehicles from Bhiwandi to Wada ) near Kawad 
village on Bhiwandi Wada Road SH - 35 and at kilometer 38/020 near Waghote village on Manor 
Wada Road SH - 34 . 


Schedule 


Particulars of motor vehicles 


Rates of toll per trip ( in rupees ) 


Serial 
Number 

( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


02.03.2013 

to 
31.03.2013 


01.04.2013 

to 
01.03.2016 


1 


Nil 


Nil 


2 


25 


30 


45 


55 


Scoter , Motor Cycle, Moped or any other two-wheeler , 
Tractor and Tractor with unladen trolley , Auto -rickshaw 
permited to carry three passengers excluding driver . 
Light motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act , 
1988 (59 of 1988 ). 
( a ) Car, Jeep , Tata Sumo, Trax , Six seater Auto Rickshaw 

( excluding Driver), Commander and vehicles having 
carriage capacity upto twelve Passengers excluding 

Driver . 
(6 ) Mini Bus or any other similar vehicles ( having 

carriage capacity of more than twelve and upto 
twenty passengers, excluding driver ) and goods 
carriage vehicles except vehicles included in 

entries at serial numbers 3 , 4 and 5 . 
Trucks, Buses ( Two axles ) 
Heavy goods vehicles and heavy passengers motor vehicles 
as defined in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) such 
as Truck - Trailers Combination , three axle except vehicles 
covered by the entry at serial number 3 above. 
Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles 
as defined in the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ) such 
as Semi Articulate Trucks, Truck - Trailers combination , 
more than three axle except vehicles covered by the entry 
at serial number 3 and 4 above . 


3 


90 


110 


4 


150 


180 


5 . 


200 


240 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


( 1 ) The Following types of vehicles are exempted from payment of toll , namely : 

( i) VVIP vehicles carrying President of India , Vice President of India , Governor of 
State , Public Representative entitled for red lamp on their vehicles . 

( ii ) Vehicles carrying sitting Member of Parliament, Maharashtra Legislative 
Assembly and Maharashtra Legislative Council . 

( iii) Vehicles carrying Ex-Members of Parliament, Maharashtra Legislative 
Assembly and Maharashtra Legislative Council. 

(iv ) State and Central Government vehicles . 
(v ) Police vehicles . 
(vi) Defence vehicles . 

ii ) Post and Telegraph Department vehicles. 
(viii) Ambulances . 
( ix ) Hearses . 

(x ) Fire fighting vehicles. 
(2 ) The above mentioned rates of toll shall be displayed on boards clearly visible to the 
people in the vicinity of toll station . A computerised receipt shall be passed on each and every 
occasion of recovery of toll . 

( 3) Electronic Display Board shall be install in vicinity of toll station as per Government 
letter No. PSP - 2012 /C.R.-33/Road -9 , dated the 13th July 2012 . 

(4 ) For the purpose of this notification , M /s . Supreme Manor Wada Bhivandi 
Infrastructure Private Limited , Mumbai is authorised to collect and retain the amount of 

toll at the above mentioned toll collection centre . 
Notes.— ( 1 ) Concessions in rates of toll are as given below , namely : 

(a ) 10 per cent. rebate will be given to the purchase of a booklet containing 50 coupons 
in advance . 

( b ) 20 per cent. rebate will be given to the purchase of a booklet containing 100 coupons 
in advance . 

(c ) Passes for frequently travelling vehicles, return and daily pass will be given at the 
rate of 1.5 times and 2.5 times of their respective one way travels rates . 

Return journey pass and daily pass will be valid up to 12-00 hours at midnight for the 
day of issuing the pass . 

( d ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one-way travel rates . 
(e ) Monthly pass will be valid for 30 days from the date of issue. 

(f) Local vehicles in the vicinity of 5 km radius from the Toll Station (except the vehicles 
mentioned at Serial numbers 3, 4 and 5 in the above Schedule ) will be given monthly pass at 
the rate of 10 times of one way travel rates in schedule above . ( This exemption will be valid 
for personal vehicles only ). For classifing local vehicles following condition should be taken 
into account: 

(i) The vehicles shall be registered within that area . 

( ii) If not, then the owner shall give proof of residence by producing the ration 
card . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJIV GAIKWAD , 
Under Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


. 


२५ 


सोमवार , मार्च ११, २०१३ / फाल्गुन २०, शके १ ९३४ 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ११ मार्च २०१३ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ( खंड न्यायपीठाद्वारे रिट अर्जाची सुनावणी व मुंबई येथील उच्च न्यायालयातील एकस्व अपिलांची पद्धती 
रद्द करणे) ( सुधारणा) अधिनियम , २००८ . 

क्रमांक सीसीएस .१००५ / ९१८ / प्र.क्र .१५ / का -१९. - महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ( खंड न्यायपीठाद्वारे रिट अर्जाची सुनावणी व मुंबई येथील उच्च 
न्यायालयातील एकस्व अपिलांची पद्धती रद्द करणे ) ( सुधारणा ) अधिनियम , २००८ (२००८ चा महा. २७) मधील कलम १ च्या उप - कलम ( २) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियम अंमलात आणण्याकरिता दिनांक १८ मार्च २०१३ 
हा दिवस निश्चित करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विजय आचलिया , 


शासनाचे प्रधान सचिव व विधी परामर्शी. 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 11th March 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HIGH COURT (HEARING OF WRIT PETITION BY DIVISION BENCH AND ABOLITION OF LETTERS PATENT 
APPEAL ) (AMENDMENT) ACT, 2008 . 


No.CCS.1005/ 918/( CR-15 / 2005 )/D-XIX.- In exercise of the powers conferred by sub -section 
(2 ) of section 1 of the Maharashtra High Court (Hearing of Writ Petitions by Division Bench and 
Abolition of Letters Patent Appeals ) (Amendment) Act , 2008 (Mah . XXVII of 2008 ), the Government 
ofMaharashtra hereby appoints the 18th day of March , 2013 to be the date on which the said Act 
shall come into force . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIJAY ACHLIYA , 
Principal Secretary and Remembrancer 

of Legal Affairs to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४/ कार्तिक २९- अग्रहायण ५ , शके १९ ३६ 


83 


२६ 


बुधवार , मार्च १३, २०१३/ फाल्गुन २२ , शके १९ ३४ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032, dated 12th March 2013 


NOTIFICATION 


n 


MAHARASHTRA FOREST PRODUCE (REGULATION OF TRADE ) ACT, 1969 . 

No. MFP - 2013 /C R -57/ F -9. — The Following draft of rules further to amend the Maharashtra 
Forest Produce (Regulation of Trade in Tendu Leaves ) Rules , 1969, which the Government of 
Maharashtra , proposes to make in exercise of the power conferred by section 19 read with 
sub - section (2 ) of section 4 of Maharashtra Forest Produce (Regulation of Trade ) Act , 1969 (Mah . 
LVIII of 1969) and of all other powers enabling it in that behalf , is hereby published as required 
by sub - section ( 1 ) of section 19 of the said Act , for the information of all persons likely to be 
affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by 
the Government of Maharashtra on of Date to be after 25th March 2013 . 

2. Any objection or suggestions , which may be received by the Principal Secretary ( Forest ), 
Revenue and Forest Department, Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , from any person with respect to the said draft before the aforesaid date, will be 
considered by the Government. 


DRAFT RULES 
1. These rules may be called the Maharashtra Forest Produce (Regulation of Trade in Tendu 
Leaves ) (First Amendment) Rules, 2013 . 

2. After rule 3 of the Maharashtra Forest Produce (Regulation of Trade in Tendu Leaves ) 
Rules, 1969 the following rule shall be inserted , namely : 

“ 3A . Appointment of Gram Sabha as an agent. — Notwithstanding anything contained in 
these rules , the Government may appoint Gram Sabha as an agent without any competitive 
bidding process, for any forest area within its jurisdiction or the forest area assigned to the Joint 
Forest Management Committee constituted under section 49 of the Maharashtra Village 
Panchayats Act ( III of 1959), on such terms and conditions as may be specified by the Government 
from time to time. 

Explanation . For the purpose of this rule, the expression “ Gram Sabha ” means a Gram 
Sabha as defined in clause (g ) of section 2 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest 
Dwellers (Recognition of Forest Rights ) Act , 2006 ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAVEEN PARDESHI, 
Principal Secretary to Government. 


भाग चार- ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


२७ 


गुरूवार , मार्च १४ , २०१३/ फाल्गुन २३, शके १९ ३४ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

दिनांक १४ मार्च २०१३. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०११. 


.. 


क्रमांक मेसमा २०१३ /( २०/१३ )/विशि-४.-ज्याअर्थी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील विविध अभ्यासक्रमांच्या सन २०१२-२०१३ या 
शैक्षणिक वर्षातील परीक्षा सुरू झाल्या आहेत किंवा लगेचच सुरू होणार आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, अकृषि विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये, अनुदानित आणि विना अनुदानित शैक्षणिक संस्था यामधील शिक्षकीय कर्मचारी वर्ग 
( यानंतर शिक्षकीय कर्मचारी वर्ग असा उल्लेख ) त्यांच्या विविध मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर संपावर जाण्याची, आणि परीक्षेच्या कामकाजावर 
बहिष्कार घालण्याची धमकी देत आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, शिक्षकीय कर्मचारी वर्गाचा कोणताही संप किंवा बहिष्कार यामुळे सदर परीक्षांचे कामकाज आणि अनुषांगिक कामे सुरळीतपणे 
पार पाडण्यास अडथळे निर्माण होणार आहेत आणि राज्यातील विविध निर्णायक परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रगतीपट यावर गंभीर 
परिणाम करून ते धोक्यात घालण्यात येत आहे, आणि परीक्षेचे कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यावर त्याचा परिणाम होणार असल्यामुळे 
विद्यार्थ्यांवर आणि समाजावर मोठ्या प्रमाणात गंभीर हालअपेष्टा लादण्यात येत आहेत 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०११ ( महा. २०१२ चा १२) मधील कलम २ च्या खंड ( क ) मधील उप 
खंड ( सहा) नुसार ज्या बाबी सबंधी राज्य विधानमंडळास कायदे करण्याचा अधिकार आहे अशा बाबींशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही सेवा, पद, 
नोकरी किंवा त्यांच्या वर्गातील संपामुळे राज्य शासनाच्या मते, कोणतीही सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यास किंवा समाजास गंभीर स्वरूपाचे 
हालअपेष्टा येतील अशा परिस्थितीमध्ये सदर सेवा, पद, नोकरी किंवा त्यांचा वर्ग यांना “ अत्यावश्यक सेवा ” म्हणून घोषित करण्याचा राज्य शासनास 
अधिकार आहे. 

आणि ज्याअर्थी, मागील अनुभव विचारात घेऊन, महाराष्ट्र शासनास, जनतेच्या हितासाठी, एक सावधगिरीचा उपाय म्हणून शिक्षकीय कर्मचारी 
वर्गाच्या सेवा किंवा नोकरी “ अत्यावश्यक सेवा ” म्हणून घोषित करणे काल प्राप्त आहे. 

म्हणून , आता, सदर अधिनियमातील कलम २ खंड ( क ) उप खंड ( सहा ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि या अधिनियमातील 
प्रयोजनानुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे शिक्षकीय कर्मचारी वर्गाची नोकरी अथवा सेवा या “ अत्यावश्यक सेवा ” असल्याचे घोषित करीत आहे. 


. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . गो . जाधव , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४/ कार्तिक २ ९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


اسة 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Mantralaya ,Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 

Mumbai 400 032 , dated the 14th March 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT , 2011 . 

No. MESMA-2013/ ( 20/13 )/UNI-4.—Whereas examinations of various courses of studies in 
universities and colleges for the academic year 2012-13 are either commenced or are scheduled 
to commence shortly ; 

And whereas teaching staff of the non -agricultural universities , colleges , aided and non 
aided institutions (hereinafter referred to as “ the teaching staff ”) are threatening to go on strike 
and boycotting work related to examination if their various demands are not fulfilled ; 

And whereas any strike or boycott by the teaching staff result in substantial retardation of 
the work of the conduct of the said examinations, and the work incidental thereto and would also 
very seriously affect and jeopardise the academic career of many students in the State appearing 
for the said crucial examinations and would also result in disturbing the smooth conduct of the 
said examinations thereby inflicting grave hardship on the students and the community at large ; 

And whereas, under sub - clause (vi ) of clause ( a ) of section 2 of the Maharashtra Essential 
ServicesMaintenance Act, 2011 (Mah . XII of 2012), the State Government is empowered to declare 
any services, post, employment or class thereof, connected with matters in respect of which the 
State Legislature has power to make laws and when the Government is of the opinion that strike 
in such service , post, employment or class thereof would result in inflicting grave hardships on 
the community , as an essential service for the purpose of the said Act ; 

And whereas having regard to the past experience , the Government ofMaharashtra considers 
it expedient, in the public interest, to declare , as a precautionary measure, the services or 
employment of the said teaching staff to be an essential service ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -clause ( vi) of clause (a ) of section 
2 of the said Act , the Government of Maharashtra hereby declares the services or the employment 
of the said teaching staff to be an essential service for the purposes of the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. JADHAV , 
Joint Secretary to Government. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


. 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ मार्च २०१३ . 


आदेश 


महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , 

२०११ . 


क्रमांक मेसमा. २०१३ / ( २०/१३) /विशि-४.- ज्याअर्थी विद्यापिठे आणि महाविद्यालयातील विविध अभ्यासक्रमांच्या सन २०१२-२०१३ या 
शैक्षणिक वर्षातील परीक्षा सुरू झाल्या आहेत किंवा लगेचच सुरू होणार आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, अकृषि विद्यापिठे, संलग्नीत महाविद्यालये, अनुदानित आणि विना अनुदानित शैक्षणिक संस्था यामधील शिक्षकीय कर्मचारी वर्ग 
( यानंतर शिक्षकीय कर्मचारी वर्ग असा उल्लेख ) त्यांच्या विविध मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर संपावर जाण्याची, आणि परीक्षेच्या कामकाजावर 
बहिष्कार घालण्याची धमकी देत आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी,शिक्षकीय कर्मचारी वर्गाचा कोणताही संप किंवा बहिष्कार यामुळे सदर परीक्षांचे कामकाज आणि अनुषांगिक कामे सुरळीतपणे 
पार पाडण्यास अडथळे निर्माण होणार आहेत . आणि राज्यातील विविधनिर्णायक परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रगतीपट यावर गंभीर 
परिणाम करून ते धोक्यात घालण्यात येत आहे, आणि परीक्षेचे कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यावर त्याचा परिणाम होणार असल्यामुळे 
विद्यार्थ्यांवर आणि समाजावर मोठ्या प्रमाणात गंभीर हालअपेष्टा लादण्यात येत आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०११ ( महा .१२ चा १२) मधील कलम २, खंड ( क ), उपखंड ( सहा) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये महाराष्ट्र शासन अधिसूचना, उच्च व शंत्र शिक्षण विभाग , क्र . मेसमा. २०१३ /( २०/१३ )/विशि-४ , दिनांक १४ 
मार्च २०१३ रोजी अधिसूचना निर्गमित केली आहे. आणि महाराष्ट्र शासनाची खात्री झाली आहे की , शिक्षकीय कर्मचारी वर्गाकडून संप किंवा परीक्षा 
पार पाडण्यासाठी नेमून दिलेली कर्तव्य व जबाबदाऱ्या पार पाडण्यावर बहिष्कार घालणे, पेपर तपासणीस नकार देणे, परिणामी निकाल घोषीत 
करणेच्या कामास विलंब होणे, यामुळे समाजावर गंभीर हालअपेष्टा लादले जात आहेत. त्यामुळे शिक्षकीय कर्मचारी वर्गाच्या नोकऱ्या अथवा सेवा 
" अत्यावश्यक सेवा " 

म्हणून 

घोषित केल्या आहेत ; 
आणि ज्याअर्थी, सदर अधिनियमातील कलम ४ , उपखंड (१ ) मधील तरतूदीन्वये, राज्य शासनाची खात्री पटल्यास, जनतेच्या हितासाठी 
साधारण किंवा विशिष्ट आदेशाद्वारे आदेशात नमूद केलेल्या दिनांकापासून सदर अत्यावश्यक सेवेतील संपास मनाई करण्याचा आदेश निर्गमीत 
करण्याचे अधिकार राज्य शासनास प्रदान केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे की, जनतेच्या हितासाठी अत्यावश्यक सेवेमध्ये अतर्भूत असलेल्याशिक्षकीय कर्मचारी 
वर्गाकडून करण्यात येणाऱ्या संपास मनाई करण्याचा आदेश काढणे आवश्यक आहे ; 

म्हणून, आता, सदर अधिनियमातील कलम ४ मधील उपखंड (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
अत्यावश्यक सेवेमधील शिक्षकीय कर्मचारी वर्गाकडून करण्यात येणाऱ्या संपास मनाई करण्याचे आदेश निर्गमित करीत आहे. हे आदेश 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचा दिनांकापासून लागू होतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . गो . जाधव , 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४/ कार्तिक २९- अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


१५ 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Mantralaya, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 

Mumbai 400 032 , dated the 14th March 2013 . 


Order 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT , 2011 . 

No. MESMA . 2013/20/13) /UNI-4.—Whereas examinations of various courses of studies in 
universities and colleges for the academic year 2012-13 are either commenced or are scheduled 
to commence shortly ; 

And whereas , teaching staff of the non -agricultural universities , colleges, aided and non 
aided institutions (hereinafter referred to as " the teaching staff" ) are threatening to go on strike 
and boycotting work related to examination if their various demands are not fulfilled ; 

And whereas, any strike or boycott by the teaching staff would result in substantial 
retardation of the work of the conduct of the said examinations , and the work incidental thereto 
and would also very seriously affect and jeopardise the academic career of many students in the 
State appearing for the said crucial examinations and would also result in disturbing the smooth 
conduct of the said examinations thereby inflicting grave hardship on the students and the 
community at large ; 

And whereas , vide Government Notification , Higher and Technical Education Department , 
No.MESMA. 2013 /( 20/13 )/UNI-4 , dated 14th March 2013 , issued in exercise of the powers conferred 
by sub - clause ( vi) of clause (a ) of section 2 of the Maharashtra Essential Services Maintenance 
Act, 2011 (Mah . XII of 2012 ), the GovernmentofMaharashtra ,being satisfied that strike or boycott 
of execution of the duties and work pertaining to examinations, paper checking by the teaching 
staff results in delay in declaring the result which would result in the infliction of grave hardship 
on the community, declared the services or the employment of the said teaching staff to be an 
essential service for the purposes of the said Act ; 

And whereas , sub - section ( 1) of section 4 of the said Act , further empowers the State 
Government, if it is satisfied that in the public interest , it is necessary so to do, to prohibit, by 
general or special order , strike in any such essential services from the date specified in such 
order ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is satisfied that in the public interest, it is 
necessary to prohibit any strike by the said teaching staff in the said essential service . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 of the said 
Act , the Government of Maharashtra hereby prohibits strike in the said essential service by the 
said teaching staff from the date of publication of this Order in the Official Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. JADHAV , 


Joint Secretary to Government. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


२८ 


गुरुवार , मार्च१४, २०१३/ फाल्गुन २३, शके १९ ३४ 


HOUSING DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 14th March 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT , 1976 . 

No. ADL . 1105 /C.R . 248 /Punarbandhani - 17 /Grunibhu . — Whereas , the Government of 
Maharashtra has, vide the Government Notice , Housing Department, No. ADL . 1105 /C.R . 248/ 
GNB , dated the 3rd November 2010 , issued in exercise of the powers conferred by proviso to sub 
section ( 1) of section 41 of the Maharashtra Housing and Area Development Act , 1976 (Mah . 
XXVIII of 1977), published in the Maharashtra Government Gazette Extraoirdinary , Part IV - B , 
dated the 22nd November 2010 (Extraordinary No. 167), given notice to the owner and persons 
interested in the lands in Wasangaon in Taluka Latur, District Latur , as mentioned in Part II of 
the Schedule appended to the said Notice , to show cause , within the period of 30 days from the 
date of publication of the said Notice, as to why the said lands should not be acquired for the 
purposes of construction of tenements for persons belonging to Economical Weaker Section , Low 
Income Group, Middle Income Group and Higher Income Group under Area Development Scheme 
at Wasangaon , Latur ; 

And whereas, after considering the objections received with reference to the said Notice , 
the Government of Maharashtra has decided not to acquire the said lands and to rescind the said 
Notice ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 41 of the 
Maharashtra Housing and Area Development Act , 1976 (Mah . XXVIII of 1977 ), read with section 
21 of the Bombay General Clauses Act , 1904 (Bom . 1 of 1904 ), the Government of Maharashtra 
hereby rescinds the Government Notice , Housing Department, No. ADL . 1105 /C.R . No. 248 /GNB, 
dated 3rd November 2010 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४/ कार्तिक २९- अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


१७ 


. 


२ ९ 


शुक्रवार , मार्च १५ , २०१३/ फाल्गुन २४, शके १९ ३४ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय परिसर , ९वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००२, दिनांक १५ मार्च २०१३ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र समचिकित्सा वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९ ५ ९ . 

क्रमांक एमएचसी. १०१२ / प्र.क्र . २०० / अधिनियम . - महाराष्ट्र समचिकित्सा वैद्यक व्यवसायी अधिनियम , १९ ५ ९ कलम ३ ( २)( ए ) अनुसार 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन डॉ . बाहुबली ही . शहा यांची प्रशासक आणि डॉ . रजनी सु. इंदुलकर, 
डॉ . दिनेश मो . बच्छाव व डॉ. प्रिया प्रकाश महिंद्रे यांची सल्लागार म्हणून महाराष्ट्र समचिकित्सा परिषदेवर परिषदेचे कामकाज उक्त कायद्यातील 
तरतुदीनुसार चालविण्यासाठी नियुक्ती करीत आहे. सदर नियुक्ती नवीन परिषद अस्तित्वात येईपावेतो कार्यरत राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शं . द . 


ढगे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


Gokuldas Tejpal Hospital Complex , 
9th Floor, Mantralaya , Mumbai 400 002, 

dated the 15th March 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOMEOPATHY PRACTITIONERS ACT , 1959 . 


No. MHC. 1012 / C.R. 200 /Act . In exercise of the power conferred by section 3 ( 2 )( a ) of the 
Maharashtra Homeopathy Practitioners Act, 1959 , the Government of Maharashtra hereby 
appoints Dr. Bahubali H. Shah as a administrator and other adviser i.e. Dr. Rajani S. Indulkar, 
Dr. Dinesh M. Bachhav and Dr. Priya Prakash Mahindre at the Maharashtra Homeopathy 
Council, Mumbai for the purpose to run council as per provisions of the said Act till new 
Council comes to exist . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. D. DHAGE , 
Under Secretary to Government . 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


. 


३० 


सोमवार, मार्च १८, २०१३ / फाल्गुन २७, शके १९३४ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ मार्च २०१३ 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र खनिज विकास (निर्मिती व उपयोजन ) निधी अधिनियम, २००१. 

क्रमांक एमडीएफ -०२११/ प्र.क्र . ३ ९ ( भाग २ )/उद्योग-९.- ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना व्यापार , वाणिज्य व खनिकर्म विभाग 
क्र . एमएनजी -१०२० / प्र.क्र . ५६/ कार्यासन-४, दिनांक ३० मार्च २००१ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र खनिज विकास ( निर्मिती व उपयोजन ) 
निधी अधिनियम , २००१ ( २००१ चा महा. १९ ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ७ मधील उप 
कलम १ अन्वये प्रदत्त अधिकारांचा वापर करून सल्लागार समिती गठीत केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीच्या अध्यक्षांच्या शिफारशीनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ७ मधील उप कलम ३( छ ) व उप कलम ६ 
अन्वये प्रदत्त शक्तींचा वापर करून शासनाने यापूर्वीच श्री . वसंत पुरके , विधानसभा सदस्य व श्री . विजय सावंत , विधानपरिषद सदस्य यांची उक्त 
सल्लागार समितीचे सदस्य म्हणून शासन अधिसूचना उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक एमडीएफ -१०१०/ प्र.क्र . ९ ६१ /उद्योग-९, दिनांक २ 
ऑगस्ट २०१० अन्वये नियुक्ती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त सल्लागार समितीच्या अध्यक्षांनी डॉ . राजेंद्र भास्करराव शिंगणे व श्री . प्रकाश उत्तमराव डहाके , विधानसभा सदस्य 
यांची उक्त सल्लागार समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र खनिज विकास (निर्मिती व उपयोजन) निधी अधिनियम , २००१ च्या कलम ७ मधील उप कलम ३( छ) व उप 
कलम ६ अन्वये प्रदत्त शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे डॉ . राजेंद्र भास्करराव शिंगणे, विधानसभा सदस्य व श्री . प्रकाश उत्तमराव 
डहाके , विधानसभा सदस्य यांना उक्त सल्लागार समितीचे सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करीत आहे आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ७ च्या उप 
कलम ( ६) मधील तरतुदीप्रमाणे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्यांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर कदम , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


१ ९ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya Annexe , Mumbai 400 032 , dated the 11th March 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MINERAL DEVELOPMENT (CREATION AND UTILIZATIONS ) FUND ACT, 2001. 

No. MDF -0211/ C.R . 39 (Part 2 ) /IND-9.—Whereas , the Government of Maharashtra has , vide 
Government Notification Trade, Commerce and Mining Department No. MNG - 1020/CR -56 / 
Karyasan -4 , dated the 30th March 2001, constituted the Advisory Committee in exercise of the 
powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 7 of the Maharashtra Mineral Development 
(Creation and Utilization Fund Act, 2001 (Mah . XIX of 2001); (hereinafter referred to as " the 
said Act ” ) ; 

And whereas , the Government of Maharasthra has, vide Government Notification Industries , 
Energy and Labour Department No. MDF - 1010 /CR - 961/IND -9 , dated the 2nd August 2010 , in 
exercise of the powers conferred by clause (g ) of sub - section ( 3 ) and sub -section (6 ) of section 
7 of the said Act, on the recommendation of the Chairman of the said Advisory Committee , 
already appointed Shri Vasant Purake , M.L.A. and Shri Vijay Sawant, M.L.C., as the Members 
of the said Advisory Committee ; 

And whereas, the Chairman of the said Advisory Committee has recommended the names 
of Dr. Rajendra Bhaskarrao Shingane , M.L.A. and Shri Prakash Uttamrao Dahake, M.L.A., for 
nomination as Members of the said Advisory Committee . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (g ) of sub -section (3 ) and sub 
section (6 ) of section 7 of the said Act the Government of Maharashtra hereby nominates Dr. 
Rajendra Bhaskarrao Shingane, M.L.A. and Shri Prakash Uttamrao Dahake, M.L.A. as Members 
of the said Advisory Committee and publishes their names in the Maharashtra Government 
Gazette, as required under sub -section (6 ) of the said section 7. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KISHOR KADAM , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


३१ 


सोमवार, मार्च १८, २०१३ / फाल्गुन २७, शके १९३४ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १४ मार्च २०१३. 


अधिसूचना 


. 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९ ६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०० ९ /सीआर-१० / पं.रा.५-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ (१९ ६५ चा 
महा. ४० ) याच्या कलम ३ ची पोटकलमे ( २) व ( २ - अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयुपी. २००८ / सीआर-३६३ / नवि -१९, दि . ८ जून २०१२ ( यात यापुढे जिचा उक्त अधिसूचना असा निर्देश 
करण्यात आला आहे.) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने सांगली जिल्ह्यातील जत महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे अधिक लहान नागरी क्षेत्र म्हणून 
विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरीता जत नगरपरिषद या नावाने एक नगरपरिषद घटीत करण्यात आली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ (१९ ६२ चा ५ ) याच्या 
कलम २५५ च्या पोट -कलम ( २) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता , हक्क आणि दायित्त्वे ( त्याने केलेला कोणताही 
करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायीत्त्वे धरून ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १ ९ ६१ याच्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , असा निदेश देते की , सांगली जिल्ह्यातील जत महसुली गावासंबंधात 
सांगली जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्त्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायीत्त्वे धरून ) ही , 
शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक एमपीएच . १९९ ७ /सीआर-६४५ / ५६( ४७ ), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या अटी व शर्तीवर जत नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


डॉ . मल्लीनाथ कलशेट्टी, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९- अग्रहायण ५, शके १ ९ ३६ 


२१ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bhandkam Bhavan , 25 Marzban Path 
Fort , Mumbai 400 001, dated the 14th March 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHAD AND PANCHAYAT SAMIITI ACT, 1961. 

No. ZPB.2009/CR - 10 /PR -5. — Whereas, the Government of Maharashtra -under the Notification , 
Urban Development Department, No. MUP.2008 / C.R.- 363/UD - 19 , dated the 8th June 2012 
therein after referred to as “ The said Notification ” issued in exercise of the powers conferred 
by sub -section (2) and (2A ) of section 3 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayat 
and Industrial townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified the local area of revenue 
village of Jat, in sangli district to be a smaller urban area , for which a Municipal Council by 
the name of the Jat Municipal Council is constituted ; 

And Whereas , pursuant to the said notification , it is expendient to issue an order for transfer 
of assests , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it) to the successor local authority under clause (vi) 
of sub section (2 ) of Section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962.) 

Now , therefor, in exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub - section (2 ) of section 
255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961, and of all other powers 
enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby directs that all the assets , 
rights and liabilities of the Sangli Zilla Parishad , in respect of the revenue Village Jat in Sangli 
District (including the rights and liabilities under any agreement or contract made by it) shall 
stand transferred to and shall vest in the Municipal Council of Jat , on the terms and conditions 
specified in the Government Resolution , Rural Development and Water Conservation Department , 
No. MPH.1997 /CR -645 /56 ( 47 ), dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


DR . MALLINATH KALSHETTI, 
Deputy Secretary to Government . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


. 


३२ 


शुक्रवार, 

मार्च २२, २०१३ / चैत्र १, शके १ ९ ३५ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय परिसर , ९वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००२, दिनांक २२ मार्च २०१३. 


. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र समचिकित्सा वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, 


१ ९ ५ ९ . 


क्रमांक एमएचसी . १०१२/ प्र.क्र . २०० / अधिनियम . - महाराष्ट्र समचिकित्सा वैद्यक व्यवसायी अधिनियम , १९ ५ ९ कलम ३ ( २)( अ) अनुसार 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन डॉ . बाहुबली ही . शहा यांची प्रशासक म्हणून महाराष्ट्र समचिकित्सा परिषदेवर 
परिषदेचे कामकाज उक्त कायद्यातील तरतुदीनुसार चालविण्यासाठी नियुक्ती करीत आहे. सदर नियुक्ती नवीन परिषद अस्तित्वात येईपावेतो 
कार्यरत राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शं. द. ढगे, 
शासनाचे अवर सचिव . 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


Gokuldas Tejpal Hospital Complex , 
9th Floor, Mantralaya , Mumbai 400 002 , 

dated the 22nd March 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOMEOPATHY PRACTITIONERS ACT, 1959. 


No. MHC. 1012/ C.R. 200 /Act. — In exercise of the power conferred by section 3 ( 2 )(a ) of the 
Maharashtra Homeopathy Practitioners Act, 1959, the Government of Maharashtra hereby 
appoints Dr. Bahubali H. Shah as a administrator at the Maharashtra Homeopathy Council, 
Mumbai for the purpose to run council as per provisions of the said Act till new Council comes 
to exist . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. D. DHAGE, 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६ , २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


२३ 


. 


मंगळवार, मार्च २६ , २०१३ / चैत्र ५ , शके १ ९ ३५ 


महसूल व वन विभाग 


सेंटर १ इमारत , ३२ वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र , कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ , दिनांक २६ मार्च २०१३ 


संहिता, 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसूल 

१ ९ ६६. 
क्रमांक एमआरटी २०१२ / प्र. क्र .१५/ टी -१.- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६(१९ ६६ चा महा. ४१) मधील कलम ३११(१) अन्वये 
उपलब्ध तरतुदीनुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून विहित महाराष्ट्र जमीन महसूल ( महसूल न्यायाधिकरण ) नियम २००७ अनुसार महाराष्ट्र 
शासन या अधिसूचनेद्वारे खाली नमूद केलेल्या चार अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाच्या मुंबई 
मुख्यपीठ , पुणे, औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठावर या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षे अथवा त्यांच्या वयास ६५ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे 
अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता “ प्रशासकीय सदस्य ” म्हणून नियुक्ती करीत आहे: 


- 


सदस्यांचे नाव 


प्रवर्ग 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


नियुक्ती करण्यात आलेले 
मुख्यपीठ / खंडपीठ 

( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


श्री . दिलीप गणपतराव जाधव 


प्रशासकीय सदस्य 


२ 


श्री . शिरीष कारले 


प्रशासकीय सदस्य 


मुंबई मुख्यपीठ . 
पुणे खंडपीठ. 
औरंगाबाद खंडपीठ . 


३ 


श्री . एम . एन . भगत 


प्रशासकीय सदस्य 


४ 


श्री . ई. झेड. खोब्रागडे 


प्रशासकीय सदस्य 


नागपूर 

खंडपीठ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विद्या हम्पय्या , 


शासनाच्या अवर सचिव . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


32nd Floor , World Trade Centre , Cuffe Parade , Mumbai 400 005 , 

dated 26th March 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 


No.MRT- 2012 /CR - 15 / T - 1. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 
311 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ) and rules 3 and 4 of the 
Maharashtra Land Revenue (Revenue Tribunal) Rules, 2007, the Government of Maharashtra 
hereby appoints the persons mentioned in column (2 ) of the Table appended hereto as the members 
of the Maharashtra Revenue Tribunal, Headquarter at Brihan Mumbai and its Benches mentioned 
against them in column ( 3 ) of the Table , for the period of three years from the date of publication 
of this notification in the Maharashtra Government Gazette or till attending the age of sixty - five 
years , whichever is earlier : 


TABLE 


Name of Members 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Maharashtra Revenue Tribunal 
and its Benches 

( 3 ) 


( 2 ) 


1 


Headquarter at Brihan Mumbai. 


Shri Dilip Ganpatrao Jadhav 
Shri Shirish Karle 


2 


Pune Bench . 


3 


Shri M.N. Bhagat 
Shri E. Z. Khobragade 


Aurangabad Bench . 
Nagpur Bench . 


4 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIDYA HAMPPAYYA , 


Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४/ कार्तिक २९- अग्रहायण ५ , शके १९ ३६ 


२५ 


. 


३४ 


मंगळवार, मार्च २६, २०१३ / चैत्र ५ , शके १ ९ ३५ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २१ मार्च २०१३ 


अधिसूचना 


मुंबई मुद्रांक अधिनियम, १ ९ ५८. 

क्रमांक मुद्रांक -२०१३/ ६६/ प्र.क्र .१४ / म-१. - मुंबई मुद्रांक अधिनियम , १९ ५८ (१९ ५८ चा मुंबई ६० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 
अधिनियम ” आकारण्यात आला आहे.) याच्या कलम ६ ९ च्या तरतुदीन्वये करण्यात आलेले मुंबई मुद्रांक ( महसूल मुद्रांकाच्या विक्रीवर डाक 
विभागाला कमिशन देणे ) नियम , २००४ यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि उक्त अधिनियमांच्या कलम ६९ च्या पोट- कलम ( ३ ) च्या 
परंतुकाखालील पूर्व प्रसिद्धी बाजुला सारून तातडीने कार्यवाही करणे ज्यामुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल महाराष्ट्र 
शासनाची खात्री पटली आहे . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमांच्या कलम ६९ चे पोट - कलम (१ ) आणि पोट -कलम ( २) चे खंड ( ब ) व ( क ) आणि 
पोट-कलम ( ३ ) चे परंतुक याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करुन महाराष्ट्र शासन, याद्वारे मुंबई मुद्रांक (महसूल मुद्रांकाच्या विक्रीवर डाक विभागाला कमिशन देणे) नियम, २००४ यामध्ये सुधारणा 
करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे : 

(१ ) या नियमांना, मुंबई मुद्रांक ( महसूल मुद्रांकाच्या विक्रीवर डाक विभागाला कमिशन देणे ) नियम , २०१३ असे म्हणावे. 

( २) मुंबई मुद्रांक ( महसूल मुद्रांकाच्या विक्रीवर डाक विभागाला कमिशन देणे ) नियम , २००४ ला जोडलेल्या अनुसूचिमध्ये नोंद 
क्र . ३ ऐवजी पुढील नोंद दाखल करण्यात येईल . 
( ३ ) दिनांक १ जानेवारी २०१३ ते ३१ डिसेंबर २०१३ 

१० टक्के 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या 


आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर, 

कक्ष अधिकारी. 


भाग चार - ब -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १ ९ ३६ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated 21st March 2013 . 


NOTIFICATION 


BOMBAY STAMP ACT , 1958 . 


No. MUDRANK.2013 /66 /C.R.14 / M - 1. — Whereas the Government of Maharashtra is satisfied 
that circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend 
the Bombay Stamps (Payment of Commission to the Department of Posts on sale of Revenue 
Stamps ) Rules, 2004 , framed under the provision of section 69 of the Bombay Stamp Act, 1958 
(Bom . LX of 1958 ) (hereinafter referred as “ the said Act ”), and to dispense with the condition 
of previous publication under the proviso to sub -section ( 3) of section 69 thereof. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) clause (b ) and (c) of 
sub - section (2 ) read with the proviso to sub - section (3 ) of section 69 of the said Act , and all 
other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the 
following rules to amend the Bombay Stamps (Payment of Commission to the Department of 
Posts on sale of Revenue Stamps ) Rules, 2004 , as follows namely : 

( 1) These rules may be called the Bombay Stamps (Payment of Commission to the 
Department of Posts on sale of Revenue Stamps) Rules , 2013. 

(2 ) In the schedule appended to the Bombay Stamps (Payment of Commission to the 
Department of Posts on sale of Revenue Stamps ) Rules , 2004 , for entry 3 , the following 
entry shall be substituted , Namely : 
( 3 ) " 1st January 2013 to 31st December 2013 

10 per cent" . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JYOTSNA M. MADEKAR , 

Desk Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, 


शके १ ९ ३६ 


२७ 


. 


३५ 


शनिवार , मार्च ३०, २०१३ / चैत्र ९ , शके १ ९ ३५ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० मार्च २०१३. 


~ 


अधिसूचना 
केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६. 

क्रमांक सीएसटी. १४१३ / प्र.क्र . ४८ / कराधान- १.- केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६ ( १९ ५६ चा ७४ ) च्या कलम ८ च्या उप -कलम 
( ५ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, जनहितार्थ दिनांक १ एप्रिल २०१३ पासून महाराष्ट्र मूल्यवर्धित 
कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९) यास जोडलेल्या अनुसूची ग च्या नोंद १०१ अन्वये अधिसूचीत केलेल्या फर्निशिंग कापडाची 
महाराष्ट्र राज्यात व्यावसायिक ठिकाण असलेल्या कोणत्याही व्यापाऱ्याने केलेली आंतरराज्यीय वाणिज्य व व्यापाराच्या स्वरूपात कोणत्याही 
व्यापाऱ्यासकिंवा व्यक्तीस केलेल्या विक्रीवरील कर माफ करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव. 


FINANCE DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Madam Cama Marg , 

Mumbai 400 032 , dated 30th March 2013 . 


NOTIFICATION 


CENTRAL SALES TAX ACT , 1956 . 


No. CST. 1413/ CR 48/ Taxation- 1. — In exercise of the powers conferred by sub- section ( 5 ) of 
section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act 74 of 1956 ), the Government of Maharashtra 
hereby in the public interest, exempts with effect from the 1st April 2013 , the tax payable on 
sale of furnishing cloth notified under entry 101 of Schedule C appended to the Maharashtra 
Value added Tax , 2002 (Mah . IX of 2005 ) in the course of inter - State trade or commerce made 
to any person or dealer by any dealer having his place of business in the State of Maharashtra 
in respect of the sale of said goods made by him from such place of business. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 


Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -४ अ 


SCAN PAGE 

शके १ ९ ३६ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


२८ 


. 


६ 


शनिवार, मार्च ३० , २०१३ / चैत्र ९, शके १ ९३५ 


. 


वित्त विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० मार्च २०१३. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२, 

क्र . मूबक १५१३ / प्र.क्र .४६(१)/ कराधान-१ - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ चा महा.९) च्या कलम ९ च्या 
उप- कलम ( १) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे दिनांक १ एप्रिल २०१३ पासून उक्त अधिनियमास 
जोडलेल्या अनुसूची क , ख, ग आणि घ मध्ये, खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ मध्ये, 
१. अनुसूची क मध्ये, 

( १) नोंद ४ मध्ये , खंड ( ग ) मधील उप - खंड ( दोन) वगळण्यात येत आहे ; 

( २) नोंद एक च्या स्तंभ ( २ ) मधील " दिनांक ३१ मार्च २०१३ " या शब्द आणि अंकाऐवजी " दिनांक ३१ मार्च २०१४ ” 
हे शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत ; 
( ३) नोंद २७ नंतर खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे , म्हणजेच : 

* २७ क . पाणी उपसण्यासाठी वापरण्यात येणारे हातपंप . 
( ४ ) नोंद ३६ ऐवजी खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच 
* ३६. ( १) शासकीय कोषागारातून किंवा शासन मान्य विक्रेत्यांकडून विक्री करण्यात येणारे न्यायिक , 

न्यायिकेतर मुद्रांक कागद, कोर्ट फी स्टॅम्प ; 
(२ ) शासनाकडून विक्री करण्यात येणारी पाकिटे, पोस्ट कार्ड, इत्यादी सारखी टपाल सामुग्री ; 
( ३) फिलाटेलिक सामुग्री जसे , टपाल तिकीट, टपाल पाकिटे , टपाल सामुग्री, पिजिओनोग्राम , 

रॉकेटग्राम आणि फर्स्ट डे कव्हर . 
( ५) नोंद ४५ क वगळण्यात येत आहे ; 

( ६) नोंद ५१ च्या स्तंभ ( २) मधील “ दिनांक ३१ मार्च २०१३ " या शब्द आणि अंकाऐवजी " दिनांक ३१ मार्च २०१४ ” 
हे शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत ; 


शून्य टक्के 


शून्य टक्के 


SCAN PAGE 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


२ ९ 


. 


शून्य टक्के 


- 


( ७ ) नोंद ५ ९ मध्ये, स्तंभ ( २) मधील, “ दिनांक ३१ मे २०१३ " या शब्द आणि अंका ऐवजी " दिनांक ३१ मार्च २०१४ 
हे शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत ; 

( ८ ) नोंद ६१ नंतर खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 

* ६२. स्थानिक संस्थांना विकण्यात येणारी जलमापके . 
२. अनुसूची ख मध्ये, 

( १) नोंद १ मध्ये, स्तंभ ( २) मध्ये, “ मौल्यवान धातु पासून बनविलेल्या वस्तू " या शब्दांऐवजी " मौल्यवान धातूपासून 
बनविलेल्या वस्तू परंतु औद्योगिक वापराचा माल आणि औद्योगिक साधने यांना लागू होणारी अनुसूची “ ग ” ची नोंद ५३ क वगळून 
दिनांक १ एप्रिल २०१३ किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या आणि दिनांक ३१ मार्च २०१४ रोजी संपणाऱ्या कालावधीसाठी विक्रीच्या कराचा 
दर १.१ टक्का इतका राहील . " हे शब्द दाखल करण्यात येत आहेत. 
( २ ) नोंद २ मध्ये “ समिश्र धातु " या शब्दानंतर खालील दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 

यांच्या दिनांक १ एप्रिल २०१३ रोजी किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या आणि दिनांक ३१ मार्च २०१४ रोजी संपणाऱ्या 
कालावधीतील विक्रीच्या कराचा दर १.१ टक्का इतका राहील. " 
३. अनुसूची ग मध्ये, 

( १) नोंद ३ मध्ये, स्तंभ ( २) मध्ये, " फ्लाय अॅश वीटा " या शब्दांऐवजी " पेव्हर ब्लाक वगळून परंतु फ्लाय अॅश वीटा 
हे शब्द दाखल करण्यात येत आहेत : 

( २) नोंद १२ ची उप -नोंद ( ख) वगळण्यात येत आहे ; 

( ३ ) नोंद २ ९ मध्ये, उप-नोंद ( क ) मध्ये, स्तंभ ( २) मध्ये, “ यात डास प्रतिबंधकांचा ( mosquito repellant ) समावेश 
असणार नाही " या शब्दाऐवजी " यात ( एक ) सौंदर्य प्रसाधने, शाम्पू म्हणून वापरू शकणारी औषधी उत्पादने : ( दोन) डास प्रतिबंधके 
( mosquito repellant ) यांचा समावेश असणार नाही " हे शब्द आणि कस दाखल करण्यात येत आहेत; 

( ४ ) नोंद ३१ नंतर खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे . म्हणजेच : 
३१ क . मोटार वाहन अधिनियम, १ ९ ८८ ( १९ ८८ चा ५) अन्वये नोंदणीसाठी पात्र नाहीत आणि जे ५ टक्के " 

८४२९ ५२०० या केंद्रीय अबकारी कर अधिनियम, १ ९ ८५ ( १९ ८६ चा ५ ) च्या शुल्क 

शीर्ष क्रमांक मध्ये समाविष्ट आहे असे उत्खनन यंत्र , 
( ५) नोंद ४२ वगळण्यात येत आहे ; 
( ६ ) नोंद ४ ९ वगळण्यात येत आहे ; 
( ७) नोंद ५३ नंतर, खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 

" ५३क . हिरे , सोने, चांदी, प्लॅटिनम , ओस्मीयम, पॅलेडियम , होडियम, रुथेनियम आणि त्यांच्या संमिश्र ५ टक्के 
धातूंपासून बनविलेला औद्योगिक माल आणि साधने , 

( ८ ) नोंद १०७ मध्ये, उप-नोंद ( ११ ) मधील खंड ( छ ) वगळण्यात येत आहे 

( ९ ) नोंद १०८ मध्ये, स्तंभ ( २) मध्ये, उप- नोंद ( १) मधील खंड ( ख ) मध्ये, दिनांक ३१ मार्च २०१३ ” या शब्द आणि 
अंकाऐवजी “ दिनांक ३१ मार्च २०१४ ” हे शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहे . 
४. अनुसूची घ मध्ये, 
( १) नोंद १२ ऐवजी खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 
" १२. तंबाखू, उत्पादित लंबाखू आणि त्यांची उत्पादने परंतु, 

( क ) बिडी आणि बॅन्ड नावाने किंवा बँड नावाशिवाय विकला जाणारा अनुत्पादित तंबाखू वगळून ; २० % "; 

( ख ) या अनुसूचीतील नोंद १४ लागू असणारे सिगार आणि सिगारेटस वगळून , 
( २) नोंद १३ नंतर, खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेचः 
* १४. सिगार आणि सिगारेटस . 

२५ % ". 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ . चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


SCAN PAGE 

शके १ ९ ३६ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्रहायण ५ , 


३० 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 30th March 2013. 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002. 

No. VAT 1513/CR 46 (1 ) Taxation -1.- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) 
of section 9 of the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 2005), the Government 
of Maharashtra hereby with effect from the 1st April 2013 amends the SCHEDULES A , B , C and 
D appended to the said Act , as follows, namely : 

In the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002, 
1. In SCHEDULE A , 

( 1) in entry 4, in clause (c ), sub- clause (ii ) shall be deleted ; 

(2) in entry 9A , in column (2), for the figures, letters and word " 315 March 2013” the 
figures, letters and word " 31 " March 2014 " shall be substituted ; 
(3) after entry 27, the following entry shall be inserted, namely : 
" 27A . Hand pumps used for pumping water. 

Nil % " ; 
( 4 ) for entry 36 , the following entry shall be substituted , namely : 
" 36. ( 1) Judicial, Non -judicial stamp papers, Court fee stamps Nil % "; 

when sold by the Government Treasuries or Vendors 

authorized by the Government ; 
(2) Postal items like envelopes, post cards, etc. when sold 

by the Government ; 
(3 ) Philatelic material such as Postal Stamp, Postal 

Envelope, Postal Stationery, Pigeonogram , Rocketgram 

and First Day Cover . 
(5 ) entry 45A shall be deleted ; 

(6 ) in entry 51, in column (2), for the figures , letters and word " 31* March 2013 ” the 
figures, letters and word " 31st March 2014" shall be substituted ; 

(7) in entry 59 , in column (2), for the figures , letters and word “31* May 2013 ” the 
figures, letters and word " 31 March 2014 " shall be substituted ; 
(8 ) after entry 61, the following entry shall be added , namely : 
" 62. Water meters sold to Local Bodies . 

Nil % " . 
2. In SCHEDULE B , 

( 1) in entry 1, in column (2) for the words, figures and letter " entry 105 in Schedule 
" C " does not apply " the words, figures and letters " entry 105 in Schedule " C " does not apply 
but excluding industrial goods and industrial tools to which entry 53A of Schedule " C " 
applies sold during the period starting on or after the 1st April, 2013 and ending on the 
31st March , 2014, the rate of tax shall be 1.1 % ." shall be substituted ; 

(2 ) in entry 2, after the words " any of them the following shall be added, namely : 

" sold during the period starting on or after the 1st April 2013 and ending on the 
31st March 2014, the rate of tax shall be 1.1 % .". 


SCAN PAGE 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४/ कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


३१ 


3. In SCHEDULE C , 


( 1 ) in entry 3 , in column ( 2 ), for the words " All kinds of bricks" the words " All kinds 
of bricks excluding paver blocks but" shall be substituted ; 

(2 ) in entry 12, sub -entry (6 ) shall be deleted ; 

(3) in entry 29, in sub-entry (a), in column (2), for the words " but does not include 
mosquito repellants in any form " the words, brackets and figures " but not including, (i) 
products capable of being used as cosmetics , shampoos ; and ( ii ) mosquito repellants in any 
form " shall be substituted ; 
(4) after entry 31 , the following entry shall be inserted , namely : 
" 31A . Excavators covered under tariff heading No. 8429 52 00 5 % "; 

of the Central Excise Tariff Act , 1985 (5 of 1986 ) and 
are not liable for registration under the Motor Vehicles 

Act, 1988 (5 of 1988 ). 
(5 ) entry 42 shall be deleted ; 
(6 ) entry 49 shall be deleted ; 
(7) after entry 53, the following entry shall be inserted , namely : 
" 53A . Industrial goods and tools made of Diamond , Gold , 5 % " ; 

Silver , Platinum , Osmium , Palladium , Rhodium , 

Ruthenium , and alloys thereof, if any . 
(8) in entry 107, in sub-entry ( 11), the clause (g) shall be deleted ; 

( 9 ) in entry 108, in column (2 ), in sub-entry ( 1), in clause (6 ), the figures, letters and 
word "31 March 2013" the figures, letters and word " 31 March 2014 " shall be substituted . 
4. In SCHEDULE D , 
( 1) for entry 12, the following entry shall be substituted , namely : 
" 12. Tobacco , manufactured tobacco and products thereof but 20 % "; 

excluding , 
(a ) Beedi and unmanufactured tobacco whether sold under brand name or not ; 

(6 ) Cigar and cigarettes to which entry 14 of this Schedule applies . 
(2 ) after entry 13 , the following entry shall be added , namely : 
" 14. Cigar and cigarettes . 

25 % " . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


0. C. BHANGADIYA, 
Deputy Secretary to Government. 


SCAN PAGE 

शके १ ९ ३६ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


३२ 


my 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० मार्च २०१३. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ . 

क्र , मूवक १५१३ / प्र.क्र . ४६( २)/कराधान-१.- महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ चा महा.९) यास जोडलेल्या 
अनुसूची क मधील नोंद २ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक १ एप्रिल २०१३ पासून 
शासन अधिसूचना , वित्त विभाग क्र , मूवक १५०८ / प्र.क्र . ९ ६/ कराधान -१, दिनांक ५ नोव्हेंबर २००८ मध्ये पुढील प्रमाणे सुधारणा करीत 
आहे , म्हणजेच 

उक्त अधिसूचनेच्या तक्ता ब मध्ये, 
नोंद २ नंतर, पुढील नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 

३. बेल घड्याळे . ”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चे. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , Dated the 30th March 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT, 2002 . 

No. VAT 1513/ C.R. 46 ( 2 /Taxation- 1.- In exercise of the powers conferred by entry 2 of 
SCHEDULE A appended to the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ) , the 
Government of Maharashtra hereby with effect from the 1st April 2013 amends the Government 
Notification , Finance Department, No. VAT. 1508/CR . 96 / Taxation -1, dated the 5th November 
2008, as follows , namely : 
In TABLE B appended to the said notification, 
after entry 2 , the following entry shall be added , namely : 

" 3. Braille Watches .". 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGADIYA , 
Deputy Secretary to Government. 


SCAN PAGE 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९- अग्रहायण ५, 


शके १ ९ ३६ 


३ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० मार्च २०१३. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२. 

क्रमांक मूवक १५१३ / प्र.क्र .४६( ३ )/कराधान-१.- महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा.९) ला जोडलेल्या 
अनुसूची ग च्या नोंद १०१ च्या उप -नोंद ( क ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , शासन 
अधिसूचना, वित्त विभाग क्र . मूवक १५१० / प्र.क्र . ४७ अ/ कराधान -१ , दिनांक १७ मार्च २०१० मध्ये, खालील सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच: 
उक्त अधिसूचनेला जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये, नोंद ८ नंतर खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 
“ १ औद्योगिक वापरासाठी योग्य असणाऱ्या कापडाच्या वस्तुंचे प्रकार 
५ ९ ०१ पुस्तकांच्या किंवा त्यासारख्या वस्तुंच्या आच्छादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गोंद किंवा एम्लीशियस 

यांनी स्तरीत केलेले टेक्सटाईल कापड : ट्रेसिंग कापड : रंगीत चित्राचेकिंतान बनविण्यासाठीचे 

कापड ; हॅटच्या आधारासाठीचे बुकराम आणि त्यासारखे ताठ टेक्सटाईल कापड. 
५ ९०२ उच्च चिवटपणा असलेल्या नायलॉन किंवा इतर पॉलीअमाईड किंवा पॉलीस्टर धाग्यांपासून बनविलेले 

कापडाचे धाव ( टायर) दोरखंड . 
५ ९ ०३ ५ ९०२ या शिर्षा व्यतिरिक्त असलेले प्लास्टिकयुक्त , पातळ थर असलेले, आच्छादित , लॅमिनेटेड 

टेक्सटाईल कापड . ". 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 30th March 2013 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT, 2002 . 

No. VAT 1513 / CR 46 ( 3 )/ Taxation 1.- In exercise of the powers conferred by sub -entry ( a ) 
of entry 101 of SCHEDULE C appended to the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 (Mah . 
IX of 2005 ), the Government of Maharashtra hereby amends the Schedule appended to the 
Government Notification , Finance Department, No. VAT. 1510/CR.47A / Taxation - 1, dated the 
17th March 2010, as follows, namely : 

In the Schedule appended to the said Notification , after entry 8, the following entry shall 
be added , namely : 

" 9 Textile articles of a kind suitable for industrial use 
5901 Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances , of a kind 

used for the outer covers of books or the like ; tracing cloth , prepared 
painting canvas ; buckram and similar stiffened textile fabrics of a 

kind used for hat foundations . 
5902 Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, 

polysters or viscose rayon . 
5903 Textile fabrics, impregnated , coated , covered or laminated with 

plastics , other than those of heading 5902. ". 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


0. C. BHANGADIYA , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -५ 


SCAN PAGE 

शके १ ९ ३६ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


३४ 


. 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० मार्च २०१३. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्र . मूवक १५१३ / प्र.क्र .४६( ४)/कराधान-१.- महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (२००५ चा महा . ९) ला जोडलेल्या 
अनुसूची ग च्या नोंद १०१ च्या उप- नोंद ( ख) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, शासन 
अधिसूचना, वित्त विभाग क्र . मूवक १५०५ / प्र.क्र . १२०/ कराधान -१ , दिनांक १ जून २००५ मध्ये, खालील सुधारणा करीत आहे , 
म्हणजेच : 
उक्त अधिसूचनेला जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये, 
( १) नोंद २२ ऐवजी खाली नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच 
“ २२ ५ ९०७ 

टेक्सटाईल कापड अन्यथा इम्प्रीगनेटेड, स्तरीत किंवा आच्छादीत ; नाटकातील देखाव्यासाठी वापरले 

जाणारे रंगविलेले किंतान, स्टुडिओमध्ये पार्श्वभूमीसाठी वापरले जाणारे किंवा तत्सम कापड. " ; 
( २) नोंद २३, २४ आणि २५ वगळण्यात येत आहे ; 
( ३ ) नोंद ३० नंतर खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 
" ३१ 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ चा महा.९) ला जोडलेल्या अनुसूची " क 
मधील नोंद १०१ च्या उप - नोंद ( क ) अन्वये काढण्यात आलेली शासन अधिसूचना वित्त विभाग क्र . 
मूवक -१५१० / प्र.क्र . ४७ अ/ कराधान -१, दिनांक १७ मार्च २०१० खाली समाविष्ट असलेले सुती आणि 

मानवनिर्मित कापडाशिवाय औद्योगिक वापरासाठी योग्य असलेले कापडाच्या वस्तुंचे प्रकार , 
५ ९ ०१ पुस्तकांच्या किंवा त्यासारख्या वस्तुंच्या आच्छादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गोंद किंवा एप्लीशियस 

यांनी स्तरीत केलेले टेक्सटाईल कापड ट्रेसिंग कापड रंगीत चित्राचेकिंतान बनविण्यासाठीचे कापड ; 

हॅटच्या आधारासाठीचे बुकराम आणि त्यासारखे ताठ टेक्सटाईल कापड 
५ ९ ०२ उच्च चिवटपणा असलेल्या नायलॉन किंवा इतर पॉलीअमाईड किंवा पॉलीस्टर धाग्यांपासून बनविलेले 

कापडाचे धाव ( टायर ) दोरखंड , 
५ ९ ०३ ५ ९ ०२ या शिर्षा व्यतिरिक्त असलेले प्लास्टिकयुक्त, पातळ थर असलेले, आच्छादित, लॅमिनेटेड 

टेक्सटाईल कापड " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai 400032, Dated the 30th March 2013. 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002 . 

No. VAT 1513 / C.R. 46 (4 )/ Taxation 1.- In exercise of the powers conferred by sub - entry (6 ) 
of entry 101 of SCHEDULE C appended to the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 ( Mah. 
IX of 2005 ), the Government of Maharashtra hereby amends the Schedule appended to the 
Government Notification, Finance Department, No. VAT. 1505/CR-120/ Taxation- 1, dated the 1st 
June 2005 , as follows, namely : 


SCAN PAGE 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, 


शके १ ९ ३६ 


३५ 


In the Schedule appended to the said Notification , 
( 1) for entry 22, the following entry shall be substituted , namely : 
" 225907 Textile fabrics otherwise impregnated , coated or covered ; painted 

canvas being theatrical scenery, studio back - cloths or the like." . 
(2 ) entries 23 , 24 and 25 shall be deleted ; 
( 3 ) after entry 30 , the following entry shall be added , namely : 
"31 

Textile articles of a kind suitable for industrial use , other than cotton 
and man made fabric covered under the Notification , Finance 
Department , No. VAT. 1510 /CR -47A / Taxation - 1 , dated the 17th March 
2010 issued under sub -entry (a ) of entry 101 of SCHEDULE C 
appended to the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 ( Mah. IX 

of 2005 ) 
5901 

Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances , of a kind 
used for the outer covers of books or the like; tracing cloth ; prepared 
painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a 

kind used for hat foundations . 
5902 Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides , 

polysters or viscose rayon , 
5903 

Textile fabrics , impregnated, coated , covered or laminated with 
plastics , other than those of heading 5902.". 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0.C.BHANGADIYA , 
Deputy Secretary to Government. 


वित्त विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० मार्च २०१३. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२. 

क्रमांक मूवक १५१३ /प्र.क्र.४६(५)/कराधान-१.- महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ चा महा. ९) यास जोडलेल्या 
अनुसूची " ग " च्या नोंद १०७ च्या उप - नोंद ( ८) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , दिनांक 
१ एप्रिल २०१३ पासून, शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक मूवक १५०५ / प्र.क्र . २३३/ कराधान -१, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००५ मध्ये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 
उक्त अधिसूचनेला जोडलेल्या अनुसूचीमधील नोंद ३९ नंतर खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच 
९ ०२१ 

अॅटोमेटेड इम्लांटेबल कार्डिएक डिफायनिलेटर्स ( AICD). ". 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ओ. चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -५ अ 


SCAN PAGE 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


ur 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 30th March 2013 , 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT, 2002 . 

No. VAT 1513/ CR 46 ( 5)/ Taxation-1.- In exercise of the powers conferred by sub- entry ( 8 ) 
of entry 107 of SCHEDULE C appended to the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 ( Mah . 
IX of 2005 ) the Government of Maharashtra hereby with effect from the 1st April 2013, amends 
the Government Notification , Finance Department, No.VAT -1505/ CR- 233 / Taxation- 1, dated the 
23rd November 2005 , as follows, namely : 

In the Schedule appended to the said notification , after entry 39, the following entry shall 
be added , namely : 

" 40 ..... 9021 ..... Automated Implantable Cardiac Defibrillators ( AICD ) ." . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGADIYA , 
Deputy Secretary to Government 


वित्त विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० मार्च २०१३ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्र . मूवक १५१३ / प्र.क्र .४६( ६ )/कराधान-१.- महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा.९) च्या कलम ४२ 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , दिनांक १ एप्रिल २०१३ पासून शासन अधिसूचना, वित्त 
विभाग क्र . मूवक १५०५ / प्र.क्र .१०५ / कराधान -१ , दिनांक १ जून २००५ मध्ये, पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच: 

उक्त अधिसूचनेला जोडलेल्या अनुसूचीच्या नोंद ( ४) मध्ये , 
(१ ) स्तंभ ( २ ) मध्ये, “ मोटार वाहने " या शब्दानंतर “ किंवा ट्रॅक्टर्स " हे शब्द दाखल करण्यात येत आहेत: 
( २) स्तंभ ( ३) मध्ये, “ मोटार वाहने " या दोन्ही ठिकाणच्या शब्दानंतर "किंवा ट्रॅक्टर्स " हे शब्द दाखल करण्यात येत आहेत 

( ३ ) स्तंभ ( ५) मध्ये , अनुक्रमांक ( तीन) मध्ये “ मोटार वाहने " या शब्दानंतर " किंवा ट्रॅक्टर्स " हे शब्द दाखल करण्यात 
येत आहेत . 

उक्त अधिसूचनेला जोडलेल्या नमुना-५ मध्ये, “ मोटार वाहने " या दोन्ही ठिकाणच्या शब्दा नंतर " किंवा ट्रॅक्टर्स " हे शब्द 
दाखल करण्यात येत आहेत . 


१ . 


-- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ . चे, भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव. 


SCAN PAGE 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९- अग्रहायण ५, शके १ ९ ३६ 


३७ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, Dated the 30th March 2013. 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002. 

No. VAT 1513/CR 46 (6 / Taxation -1.- In exercise of the powers conferred by section 42 of 
the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ), the Government of Maharashtra 
hereby with effect from the 1st April 2013 amends the Government Notification , Finance 
Department, No. VAT- 1505 /CR - 105/ Taxation -1 , dated the 1 June 2005 , as follows, namely : 
1. In the SCHEDULE appended to the said notification in entry (4 ), 

( 1) in column (2 ), after the words "motor vehicles " the words " or tractors" shall be 
added ; 

( 2) in column (3 ), after the words "motor vehicles " at both the places where they occur, 
the words "or tractors " shall be inserted ; 

(3 ) in column (5 ), in Serial No. ( iii ), after the words "motor vehicles " the words or 
tractors" shall be inserted . 

2. In Form -5 appended to the said notification , after the words "motor vehicles” at both 
the places where they occur , words "or tractors" shall be inserted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


0. C. BHANGADIYA , 
Deputy Secretary to Government. 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


३७ 


शनिवार, मार्च ३०, २०१३/ चैत्र ९, शके १९ ३५ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 


दिनांक ३० मार्च २०१३. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम . 


- 


क्रमांक एमआयएस. ०३१३ / प्र.क्र . १०९ (१) /राऊशु-३.-महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम (१९ ४ ९ चा पंचवीस ) च्या कलम १०५ च्या पोट 
कलम ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, शासन अधिसूचना, गृहविभाग, क्रमांक एआरएम १०९ ६ / 
२१ / २/ इएक्ससी - ३, दिनांक १३ सप्टेंबर १ ९९ ६ मध्ये दिनांक १ एप्रिल २०१३ पासून खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे , ते असे 

उक्त अधिसूचनेच्या सोबतच्या अनुसूचीतील , 
( १) नोंद क्रमांक २, मधील उपनोंद (ब), मधील मजकुराऐवजी खालीलप्रमाणे मजकूर समाविष्ट करण्यात यावा : 

( ब ) मद्यार्काची तीव्रता ८.७५ प्रुफ स्पिरीट ( ५ % v / v ) निर्मिती मूल्याच्या २०० % किंवा 
पेक्षा जास्त असल्यास परंतु १४ प्रूफ स्पिरीटपेक्षा ( ८ % v / v ) रु . ६० प्रति ब. लि . यापैकी जे अधिक असेल ते . "; 
जास्त नसल्यास. 


( २) नोंद क्रमांक ४ , मध्ये उपनोंद ( ब), मधील मजकुराऐवजी खालीलप्रमाणे मजकूर समाविष्ट करण्यात यावा : 

( ब) मद्यार्काची तीव्रता ८.७५ प्रुफ स्पिरीट ( ५ % v / v ) निर्मिती मूल्याच्या २०० % किंवा 
पेक्षा जास्त असल्यास परंतु १४ प्रूफ स्पिरीटपेक्षा ( ८ % v / v ) रु . ६० प्रति ब . लि . यापैकी जे अधिक असेल ते. "; 
जास्त नसल्यास . 


( ३ ) नोंद क्रमांक ८ मधील स्तंभ ( ३ ), मध्ये “ रुपये २४० ” या अक्षर आणि अंकाऐवजी “ रुपये ३०० ” हे अक्षर व अंक समाविष्ट 
करण्यात यावे. 


( ४) नोंद क्रमांक १० मधील उपनोंद ( ब ), स्तंभ ( ३), मध्ये “ रुपये ९ ५ ” या अक्षर आणि अंकाऐवजी “ रुपये ११० ” हे अक्षर व अंक 
समाविष्ट करण्यात यावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे उप सचिव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 


m 


नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्रहायण ५ , शके १ ९ ३६ 


ते बुधवार , 


३ ९ 


HOME DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 30th March 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT. 


No.MIS . 0313 /CR 109 ( 1)/Exc-3.— In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 
105 of the Maharashtra Prohibition Act (XXV of 1949) , the Government of Maharashtra hereby 
amends, the Government Notification , Home Department, No. ARM . 1096 /21/2 /EXC - 3 , dated 
the 13th September 1996 , with effect from 1st April 2013 as follows, namely : 

In the said notification , in the Schedule , – 
(i) in entry 2 , for sub - entry (b ), the following sub -entry shall be substituted , namely : 
" (b ) having alcoholic strength exceeding 200 per cent of the manufacturing cost or 
8.75 proof spirit (5 % v/ v ) but not exceeding rupees 

60.00 

per 

bulk litre , 
14 proof spirit (8 % v / v ). 

whichever is higher ." ; 
( ii ) in entry 4 , for sub - entry (b ), the following sub - entry shall be substituted , namely : 
“ (b ) having alcoholic strength exceeding 200 per cent of the manufacturing cost or 
8.75 proof spirit (5 % v / v ) but not exceeding rupees 60.00 per bulk litre , 
14 proof spirit (8 % v / v ). 

whichever is higher ." ; 
(iii) in entry 8 , in column ( 3 ), for the word and figures " rupees 240 ” the word and figures 
“ rupees 300 ” shall be substituted ; 

(iv ) in entry 10 , in sub - entry (b ), in column (3 ), for the word and figures “ rupees 95 ” the word 
and figures " rupees 110.” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 
Deputy Secretary to Government. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


. 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ३० मार्च २०१३ . 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम , 


ते 


क्रमांक एमआयएस ०३१३ / प्र.क्र . १० ९ ( २)/राऊशु-३.- ज्या अर्थी महाराष्ट्र शासनास असे वाटते की , महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ 
विक्रीची कमालकिंमत ) नियम , १९९ ६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम दिनांक १ एप्रिल २०१३ पासून अंमलात आणावेत , आणि म्हणून 
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम (१९ ४९ चा पंचवीस ) च्या कलम १४३ च्या पोट-कलम ( ३) च्या परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी 
प्रसिद्ध न करता ते करण्यात यावेत . 

आता, त्याअर्थी, महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम (१ ९ ४९ चा पंचवीस) च्या कलम १४३ च्या पोट-कलम (२ ) च्या खंड (एच १) च्या उप खंड 
( दोन ) सह उप कलम (३ ) च्या पंरतूकानुसार आणि त्याबाबतीत प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत) नियम , १९९ ६ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम करीत आहे , 
असे 

( १) या नियमांना महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत ) ( सुधारणा) नियम , २०१३ असे संबोधण्यात यावे . 
( २ ) महाराष्ट्र पेय मद्य ( किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत ) नियम , १ ९९ ६ च्या नियम ५ च्या खंड ( अ) , उप खंड ( ३ ) मधील परिच्छेद 
( ड ) ऐवजी खालीलप्रमाणे मजकूर समाविष्ट करण्यात यावा, 

(ड ) ज्या बीअरमध्ये मद्यार्काची तीव्रता ८.७५ प्रुफ स्पिरीटपेक्षा जास्त आहे अशा बीअरच्या बाबतीत निर्मितीमूल्याच्या ४.२५ पट 
अधिक विक्रीकर प्रचलित दराने 

( इ) मायक्रोब्रुव्हरीमध्ये निर्मिती केलेल्या ज्या बीअरमध्ये मद्यार्काची तीव्रता ८.७५ प्रुफ स्पिरीटपेक्षा जास्त नाही अशा बीअरच्या बाबतीत 
निर्मितीमूल्याच्या ३.५ पट अधिक विक्रीकर प्रचलित दराने ; 

( फ ) मायक्रोब्रुव्हरीमध्ये निर्मिती केलेल्या ज्या बीअरमध्ये मद्यार्काची तीव्रता ८.७५ प्रुफ स्पिरीटपेक्षा जास्त आहे अशा बीअरच्या 
बाबतीत निर्मितीमूल्याच्या ४.२५ पट अधिक विक्रीकर प्रचलित दराने ". 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९- अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


४१ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032, 

dated the 30th March 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 


No. MIS 0313 /CR 109 ( 2 )/EXC-3.—Whereas the Government of Maharashtra considers that 
the following rules further to amend the Maharashtra Potable Liquor (Fixation of Maximum 
Retail Prices ) Rules , 1996 , should be brought into force with effect from 1st April 2013 , and 
therefore, the rules should be made without previous publication as provided by the proviso to 
sub - section ( 3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act, (XXV of 1949) . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -clause ( ii) of clause (hl) of 
sub - section ( 2 ) read with the proviso to sub -section ( 3 ) of section 143 of the Maharashtra 
Prohibition Act , and all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra 
hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Potable Liquor ( Fixation of 
Maximum Retail Prices ) Rules , 1996 , as follows, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Potable Liquor ( Fixation of Maximum Retail 
Prices) (Amendment) Rules , 2013. 


2. In rule 5 of the Maharashtra Potable Liquor ( Fixation of Maximum Retail Prices) Rules , 
1996 , in clause (A ) , in sub - clause ( iii), for para (d ), the following paras shall be substituted , namely : 

" (d ) 4.25 times themanufacturing cost in case of Beer having alcoholic strength exceeding 
8.75 proof spirit plus sales tax at the prevalent rate ; 


(e) 3.50 times the manufacturing cost in case of Beer manufactured in micro brewery having 
alcoholic strength not exceeding 8.75 proof spirit plus sales tax at the prevalent rate ; 

(f) 4.25 times the manufacturing cost in case of Beer manufactured in micro brewery having 
alcoholic strength exceeding 8.75 proof spirit plus sales tax at the prevalent rate” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार- ब -६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


. 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 


दिनांक ३० मार्च २०१३. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम . 


क्रमांक एमआयएस ०३१३/ प्र.क्र . १० ९ ( ३)/राऊशु-३.-ज्या अर्थी महाराष्ट्र शासनास असे वाटते की , महाराष्ट्र विदेशी मद्य ( आयात आणि 
निर्यात) नियम, १९ ६३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम दिनांक १ एप्रिल २०१३ पासून अंमलात आणावेत , आणि म्हणून महाराष्ट्र 
दारुबंदी अधिनियम ( १९ ४ ९ चा पंचवीस ) च्या कलम १४३ च्या पोट-कलम ( ३ ) च्या परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी प्रसिद्ध न 
करता ते करण्यात यावे . 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या पोट -कलम ( २ ) खंड ( बी ) ( एफ ) आणि ( यू ) नुसार आणि त्याबाबतीत शासनास 
समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र विदेशी मद्य ( आयात आणि निर्यात ) नियम, १९ ६३ मध्ये 
आणखी सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम करीत आहे , ते असे 

( १) या नियमांना महाराष्ट्र विदेशी मद्य ( आयात आणि निर्यात ) ( सुधारणा) नियम , २०१३ असे संबोधण्यात यावे. 
( २) महाराष्ट्र 

विदेशी मद्य ( आयात आणि निर्यात ) नियम , १ ९ ६३ च्या नियम २३ च्या उप नियम १ मधील खंड ( बी ) च्या , 
( अ ) उप खंड (दोन) , मधील “स्पिरिट्स ” शब्द वगळण्यात यावा ; 
( ब) उप खंड (दोन), नंतर खालील उप खंड समाविष्ट करण्यात यावा, जसे की : 
“( दोन अ) कॅन्टीन स्टोअर्स डिपार्टमेंट व्यतिरिक्त पुरविण्यात रुपये तीन प्रति बल्क लिटर ", 
येणाऱ्या रुपये ५०० पेक्षा कमी किरकोळ विक्रीची कमाल 


किंमत ( एम.आर.पी. ) असलेल्या भारतीय बनावटीचे विदेशी 


मद्य ( स्पिरिट्स ), करीता. 


( क ) उप खंड ( तीन ), मधील “ स्पिरिटस ” शब्द वगळण्यात यावा ; 


- 


( ड ) उप खंड (तीन ) , नंतर खालील उप खंड समाविष्ट करण्यात यावा, जसे की : 
“( तीन अ) कॅन्टीन स्टोअर्स डिपार्टमेंट व्यतिरिक्त पुरविण्यात रुपये दहा प्रति बल्क लिटर ", 
येणाऱ्या रुपये ५०० व त्यापेक्षा जास्त किरकोळ विक्रीची 
कमाल किंमत ( एम.आर.पी. ) असलेल्या भारतीय बनावटीचे 
विदेशी मद्य ( स्पिरिट्स ), करीता. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६ , २०१४/ कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


४३ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032, 

dated the 30th March 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT. 


No.MIS 0313 /CR 109 ( 3 )/EXC-3.—Whereas the Government of Maharashtra considers that 
the following rules further to amend the Maharashtra Foreign Liquor (Import and Export) Rules, 
1963 should be brought into force with effect from 1st April 2013 , and therefore the rules should 
be made without previous publication as provided by the proviso to sub - section ( 3 ) of section 143 
of the Maharashtra Prohibition Act (XXV of 1949 ). 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clauses (b ), (f) and (u ) of sub -section 
( 2 ) of the section 143 of the Maharashtra Prohibition Act and of all other powers enabling it in 
that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend 
the Maharashtra Foreign Liquor (Import and Export) Rules, 1963, as follows, namely : 

( 1) These rules may be called the Maharashtra Foreign Liquor ( Import and Export) 
(Amendment) Rules, 2013 . 

( 2) In rule 23 of the Maharashtra Foreign Liquor (Import and Export) Rules , 1963, in 
sub - rule ( 1) , in clause (b ), 

( a ) in sub -clause ( ii ), the word “ Spirits” shall be deleted ; 

(b ) after sub - clause ( ii), the following sub - clause shall be inserted , namely : 
" ii a ) Indian made foreign liquor (Spirits ) Rupees three per bulk litre ” , 
for supply other than to Canteen Stores 
Department , having maximum retail sale 
price less than rupees five hundred . 

(c ) in sub - clause (iii), the word “ Spirits” shall be deleted ; 

( d ) after sub - clause ( iii), the following sub -clause shall be inserted , namely : 
" iii a ) Indian made foreign liquor ( Spirits) Rupees ten per bulk litre” , 
for supply other than to Canteen Stores 
Department, having maximum retail sale 
price rupees five hundred or more . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


. 


३८ 


शनिवार , मार्च ३० , २०१३ / चैत्र ९, शके १९ ३५ 


वित्त विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० मार्च २०१३. 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम , १ ९ ६२. 

क्र . ऊखक . १०१३/ प्र. क्र . २६ (१) / कराधान -३. - महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम , १९ ६२ (१ ९ ६२ चा महा. ९ ) च्या कलम ३ च्या 
उप-कलम ( २) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि शासन अधिसूचना वित्त विभाग क्र . एसजीसी. १० ९ ५ / प्र. क्र . ८३( अ ) / 
कराधान-३, दिनांक ५ डिसेंबर १९९ ५ निष्प्राभावित करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उप - कलम ( १) खालील 
कराचा दर विनिर्दिष्ट करीत आहे , 

( क ) दिनांक १ एप्रिल २०१३ रोजी किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या आणि दिनांक ३१ मार्च २०१४ रोजी संपणा- या कालावधीसाठी 
५ टक्के ; 

( ख ) दिनांक १ एप्रिल २०१४ पासून पुढील कालावधीसाठी ३ टक्के ; 
जो ऊस खरेदी च्या उलाढालीवर आकारला जाईल , जी खरेदी कारखान्यांत किंवा घटकांमध्ये साखर उत्पादित किंवा उत्पादन करण्यासाठी 
वापरली जात असेल आणि अशी खरेदी कारखान्यात किंवा घटकामध्ये खांडसरी उत्पादित किंवा उत्पादन करण्यासाठी वापरली जात असेल तर 
त्यावर कर नसेल असे घोषित करीत आहे. 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडीया , 


शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९- अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


४५ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 30th March 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PURCHASE TAX ON SUGARCANE ACT, 1962. 

No.SCPT- 1013 /CR - 26 ( 1 )/Taxation-3.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) 
of section 3 of the Maharashtra Purchase Tax on Sugarcane Act , 1962 (Mah . IX of 1962) and in 
supersession of the Government Notification , Finance Department, No. SGC . 1095 /CR - 83 ( A )/ 
Taxation - 3 , dated the 5th December 1995 , the Government of Maharashtra hereby specifies the 
rate of tax under sub - section ( 1 ) of section 3 of the said Act to be, 


(a ) 5 per cent. for the period commencing on or after the 1st April 2013 and ending on 
31st March 2014 ; 

(6 ) 3 per cent. for the period commencing with effect from the 1st April 2014 onwards ; 
which shall be levied on the turnover of purchase of sugarcane , being purchases for the 
purpose of the use thereof in the manufacture or production of sugar in a factory or unit and 
declares that no tax shall be levied on the turnover of purchases of sugarcane being purchased 
for the purpose of the use thereof in the manufacture or production of Khandsari in a factory or 
unit. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGADIA , 


Deputy Secretary to Government. 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


. 


वित्त विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० मार्च २०१३. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ऊस खरेदीकर अधिनियम , १ ९ ६२. 

क्रमांक ऊखक १०१३/ प्र. क्र .२६( २)/कराधान-३.- महाराष्ट्र ऊस खरेदीकर नियम, १९ ६२ च्या नियम १० च्या उप-नियम (१) च्या खंड ( अ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , शासन अधिसूचना क्रमांक ऊखक -१०११ / प्र. क्र . १०० / कराधान-३,दिनांक 
३० एप्रिल २०११ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 
सदर अधिसूचनेतील, 

( अ ) ५० रुपये " या शब्द व अंकाऐवजी १०० रुपये " हे शब्द व अंक दाखल करण्यात येत आहे . 
( ब ) १ मे २०११ 

या शब्द व अंकाऐवजी १ एप्रिल २०१३ " हे शब्द व अंक दाखल करण्यात येत आहे . 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडीया , 


शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 30th March 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PURCHASE TAX ON SUGARCANE ACT , 1962. 

No. SCPT - 1013 /CR - 26 (2 )/Taxation-3.- In pursuance of the powers conferred by clause (a ) of 
sub -rule ( 1) of rule 10 of the Maharashtra Purchase Tax on Sugarcane Rules , 1962, the Government 
of Maharashtra hereby amends the Government Notification , Finance Department No. SCPT. 
1011/ CR - 100 / Taxation - 3, dated the 30th April 2011, as follows, namely : 

In the said notification, 
(a ) for the words “ rupees fifty ” the words “ rupees hundred ” shall be substituted ; 
(6 ) for the words , figures and letters “ the 1st May 2011” the words , figures and letters “ the 

1st April 2013 ” shall be substituted ; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 


ते बुधवार , 


नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्रहायण ५ , शके १ ९ ३६ 


४७ 


३ ९ 


सोमवार , एप्रिल १, २०१३ / चैत्र ११ , शके १ ९ ३५ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ मार्च २०१३ 

अधिसूचना 


मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम , १९ ५८. 

क्रमांक खाक्षेस .२००८ / प्र.क्र .१५१/ रस्ते -९. - मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम , १९ ५८ ( १९ ५८ चा मुंबई ६५ ) याच्या कलम २० ची 
पोट- कलमे ( १- अ), ( १- ब), (१- क ), ( १- ड ) आणि (१-इ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर 
करून, यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेली पथकर अधिसूचना क्रमांक खाक्षेस-२००८ / प्र.क्र .१५१/रस्ते-९, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१२ अधिक्रमित 
करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा " या योजनेतून मे . कल्याण 
इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड [ मे. केटी कन्स्ट्रक्शन ( इंडिया) लिमिटेड व कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ( संयुक्त समूह ) यांचीविशेष प्रयोजन 
संस्था ] यांचेकडून नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक -निफाड- औरंगाबाद , ( भाग-नाशिक ते नाशिक जिल्हा हद्द ) राज्य महामार्ग क्रमांक ३० चेकिलोमीटर 
१५५/३०० ते १७ ९/ ०० व किलोमीटर २३५/०० ते २५१/३०० या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ (२ ) मध्ये अनुक्रमे 
विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकाराच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ (३) आणि ( ४) मध्ये 
त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक २३ मार्च २०१३ पासून २२ सप्टेंबर २०१३ पर्यंतच्या कालावधीसाठी नाशिक- निफाड- औरंगाबाद , 
राज्य महामार्ग क्रमांक ३० रस्त्यावर शिलापूर गावाजवळ किलोमीटर १५७/६०० व अंदरसुल गावाजवळ किलोमीटर २४१/६०० मध्ये बांधण्यात 
आलेल्या पथकर वसुली स्थानकावर पथकर वसुली करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 


वाहनांचा प्रकार 


पथकर प्रतीफेरीचे दर ( रुपये ) 


अनु 
क्रमांक 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


२३.०३.२०१३ ०१.०४.२०१३ 
ते 

ते 

३१.०३.२०१३ २२.० ९ .२०१३ 
१ मोटार सायकल , स्कूटर, मोपेड आणि तत्सम दुचाकी वाहने, तीन आसनी प्रवासी 

पथकर नाही 

पथकर नाही 
रिक्षा, रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर . 
२ मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणे हलकी मोटार वाहने 
( अ ) कार, जीप, वाहन चालक वगळून सहा आसनी प्रवासी रिक्षा, टाटा सुमो, ट्रॅक्स, २५.०० 

३०.०० 
कमांडर व इतर तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ प्रवासी क्षमतेपर्यंत). 
( ब ) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त पण २० प्रवासी ४५.०० 

५५.०० 
क्षमतेपर्यंत ) आणि अनुक्रमांक ३ व ४ येथे नमूद केलेले वाहन वगळून इतर वाहने . 
३ 

९ ०.०० 

११०.०० 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ मध्ये १५०.०० 

१८०.०० 
नमूद केलेले ट्रक वगळून ३ आसांची अवजड वाहने. 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ व ४ २२०.०० 

२७०.०० 
मध्ये 

नमूद केलेली वाहने वगळून जसे ट्रक -ट्रेलर, तीन पेक्षा अधिक आसांची वाहने इत्यादी. 
( १ ) खालील वाहनांना 

पथकरातून सूट 

देण्यात येईल : 
( १) भारताचे राष्ट्रपती , उप राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींची वाहने. 

( २ ) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचेविद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 

( ३ ) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य . 


ट्रक , बस. 


५ 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


. 


( ४ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने . 
( ५ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 
( ६ ) पोलीस विभागाची वाहने . 
( ७ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने . 
( ८ ) रुग्णवाहिका. 
( ९ ) शववाहिका. 

( १० ) अग्निशमन दलाची वाहने . 
( २ ) पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहनधारकांस प्रत्येक वेळी पथकर 
वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी. 

( ३ ) शासन पत्र क्र . खाक्षेस-२०१२/ प्र.क्र .३३ /रस्ते- ९ दिनांक १३ जुलै २०१२ अन्वये इलेक्ट्रॉनिक माहिती फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना 
दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा . 

( ४ ) वरील दर्शविलेल्या पथकर नाक्यावर पथकर गोळा करण्याचा व पथकराची संपूर्ण रक्कम ठेवून घेण्याचा हक्क मे . कल्याण इन्फ्राटेक 
प्रायव्हेट लिमिटेड [ मे. केटी कन्स्ट्रक्शन ( इंडिया ) लिमिटेड व मे . कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ( संयुक्त समूह ) यांची विशेष प्रयोजन 
संस्था यांना प्रदान करण्यात आला आहे . 
टीप . - पथकराच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे 

सूट 

देण्यात येईल 
( अ) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्याकिमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल. 
ब ) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल . 

( क ) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनाच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीड पट व 
अडीच पट राहतील. परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२.०० वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील . 

( ड ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील. 

( ई) पथकर नाक्यापासून ५ कि.मी. त्रिज्येमधील स्थानिक वाहनांना पथकराच्या एकेरी दराच्या १० पट मासिक पासची तरतूद ( वरील 
वाहन प्रकार अनुक्रमांक ३,४ व ५ वगळून ) करण्यात यावी ( ही सवलत फक्त स्वतःच्या मालकी वाहनांकरिता राहील ) सदर सवलतीसाठी 
स्थानिक रहिवाशांची वाहने ठरविताना खालीलप्रमाणे निकष लावण्यात यावेतः 

( १ ) सदर वाहनाची नोंदणी त्या परिसरात केलेली असावी. 

( २ ) सदर वाहन त्या परिसरात नोंदणी केलेले नसल्यास ज्या व्यक्तीच्या नावाने वाहन आहे तो त्या परिसरातील रहिवाशी 
असल्याबाबत रेशन कार्डाचा पुरावा देणे आवश्यक राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजीव गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 


ते बुधवार , 


नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्रहायण ५ , शके १ ९ ३६ 


४ ९ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam CamaMarg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 21st March 2013 


NOTIFICATION 


BOMBAY MOTOR VEHICLES TAX ACT, 1958 . 


No.PSP.2008 /CR - 151/Road - 9.- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1- A ), ( 1- B ), ( 1- C ), 
( 1- D ) and (1 - E ), of section 20 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958 ( Bom . LXV of 1958 ), and in supersession 
of the Government Notification PSP 2008 /CR - 151/Road -9 dated the 15th February 2012 , and of all other powers 
enabling it in this behalf , the Government ofMaharashtra hereby declares that toll shallbe levied on the classes 
of motor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule appended hereto and on the trailers drawn by such 
motor vehicles, passing over the section of Nashik -Niphad -Aurangabad Road ( section -Nashik to District border ). 
State Highway Number 30 , from kilometer 155/300 to 179/00 and kilometer 235/00 to 251/300 , in Nashik District 
under " Build , Operate and Transfer (BOT) Scheme" by M /s Kalyan Infratech Private Limited ( S.P.V. of M /s . 
Keti Construction ( India ) Limited and M / s Kalyan Toll Infrastructure Limited ( Joint Venture )], at the rates and 
for the periods specified against each of the said motor vehicles in column ( 3) and (4 ) of the said Schedule , with 
effect from the 23rd March 2013 to 22nd September 2013 at the toll collection centers constructed in kilometer 
157/600 near Shilapur and in kilometer 241/600 near Andersul on Nashik - Niphad- Aurangabad Road , State 
Highway Number 30 . 


SCHEDULE 


Serial 
Number 


Particulars of motor vehicles 


Rates of toll per trip ( in rupees ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


23rd March 2013 1st April 2013 
to 

to 
31st March 2013 22nd September 

2013 


1 


Nil 


Nil 


2 


25 


30 


45 


55 


Scooter, Motor Cycle , Moped or any other two-wheeler , 
Tractor and Tractor with unladen trolley , Auto - rickshaw 
permited to carry three passengers excluding driver . 
Light motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act, 
1988 (59 of 1988 ) . 
(a ) Car, Jeep , (having carriage capacity upto twelve 

passengers excluding Driver ) such as Tata Sumo, Trax , 

Commander , Six seater Rickshaw ( tum - tum ) etc. 
(6 ) Mini Bus or other similar vehicles ( having 

carriage capacity of more than twelve and upto 
twenty passengers , excluding driver) and goods 
carriage vehicles except vehicles included in 

entries at serial numbers 1 , 3 and 4 . 
Trucks , Buses. 
Heavy goods vehicles and heavy passengers motor vehicles 
as defined in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ) such 
as three axle and except vehicles covered by the entry at 
serial number 3 
Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles 
as defined in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ) such 
as Truck - Trailers combination , multi axle vehicles having 
more than three axles and except vehicles covered by the 
entry at serial number 3 and 4 . 


3 


90 


110 


4 . 


150 


180 


5 . 


220 


270 


भाग चार - ब -७ 


40 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


( 1 ) The Following types of vehicles are exempted from payment of toll, namely : 

(i) VVIP vehicles carrying President of India , Vice President of India , Governor of State , 
Public Representative entitled for red lamp on their vehicles. 

( ii ) Vehicles carrying sitting Member of Parliament, Maharashtra Legislative Assembly and 
Maharashtra Legislative Council. 

( iii) Vehicles carrying Ex-Members of Maharashtra Legislative Assembly , Maharashtra 
Legislative Council, and Parliament. 
( iv ) State and Central Government vehicles . 

Defence vehicles . 
( vi) Police Department vehicles . 
(vii ) Post and Telegraph Department vehicles. 
(viii ) Ambulances . 
(ix ) Hearses . 

( x ) Fire Brigade vehicles . 
( 2 ) The abovementioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in the vicinity 
of toll station . A computerised toll receipt shall be passed on each and every occasion of recovery of toll . 

( 3 ) Electronic Display Board shall be install in vicinity of toll station as per Government letter 
No. PSP - 2012/ C.R.- 33/Road - 9 , dated the 13th July 2012 . 

(4 ) For the purpose of this notification , M /s. Kalyan Infratech Private Limited (S.P.V. of M /s Keti 
Construction (India ) Limited and M / s Kalyan Toll Infrastructure Limited ( Joint Venture )] is authorised to 

collect and retain the amount of toll abovementioned toll collection centre . 
Notes.— ( 1) Concessions in rates of toll are as given below , namely : 

( a ) 10 per cent. rebate will be given to the purchase of a booklet containing 50 coupons in advance . 
(6 ) 20 per cent .rebate will be given to the purchase of a booklet containing 100 coupons in advance . 

(c ) For frequently travelling vehicles, return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 times of their 
respective one way travels rates. Return journey pass and daily pass will be valid up to 12-00 hours at 
midnight for the day of issuing the pass . 

(d ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one-way travel rates . 

(e) Monthly pass concession shall be given to the local vehicles (except for types ofvehicles mentioned 
in Sr. No. 3 , 4 and 5 ) within radius of 5.00 kilometer from the toll stations and shall be charged 10 times of 
single journey rate subject to the following conditions. ( This concession will be for valid only for own 
vehicals) For local vehicles, norms given below should be adopted : 

(i) The vehicles shall be registered within that area . 
(ii) If it is not so then the owner shall give proof of residence by producing ration card . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


RAJIV GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६ , २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


५१ 


. 


४० 


सोमवार एप्रिल १, २०१३ / चैत्र ११, शके १९ ३५ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ मार्च २०१३ 


- 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र 

मोटार वाहन कर अधिनियम . 


क्रमांक खाक्षेस . २००४ /प्र.क्र . ३२३/ रस्ते -८.- महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१ ९ ५८ चा ६५ ), याच्या कलम २० ची पोट- कलमे 
( १- अ ), (१- ब ), (१- क ) , ( १- ड ) आणि ( १-इ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , सांगली जिल्ह्यातील पेठ- सांगली-मिरज -म्हैसाळ राज्य महामार्ग क्र . १३८ वरील 
मिरज जवळील अस्तित्त्वातील पूल व मे. डायमेन्शन कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड , कोल्हापूर यांनी स्वखर्चाने बांधलेल्या किलोमीटर ५६/४२० 
मधील जोड रस्त्यासह रेल्वे उड्डाण पुलाचा वापर करणाऱ्या खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारच्या मोटार 
वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक २५ 
मार्च २०१३ ते दिनांक २४ जून २०१३ या कालावधीकरिता अनुक्रमे : 

( १ ) कि.मी. ५५ / ९ ०० मधील ( मिरज बाजू ) ; 
( २) कि.मी. ५६/७०० मध्ये (म्हैसाळ बाजू ) ; 


स्थित पथकर नाक्यावर पथकर बसविण्यात यावा. 


अनुसूची 


अ.क्र . 


वाहनांचा प्रकार 


पथकराचे प्रतफेरीचे दर 

(रुपये ) 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


पथकर नाही 


२ 


११.५० 


मोटार सायकल , स्कुटर किंवा इतर दुचाकी वाहने, चालका व्यतिरिक्त तीन प्रवासी वाहन क्षमता 
असलेल्या ऑटोरिक्षा, रिकाम्या ट्रॉलीसह किंवा ट्रॉलीशिवाय ट्रॅक्टर . 
( अ ) मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९) मध्ये नमूद केलेली हलकी मोटार वाहने 

मोटार कार ,टॅक्सी, जीप, पीक - अप, स्टेशन वॅगन, टेम्पो किंवा इतर तीन चाकी वाहने . 
( ब ) ६००० किलोग्रॅम पेक्षा कमी नोंदणीकृत भार असलेली हलकी मोटार वाहने, भरलेल्या ट्रॉलीसह 
ट्रॅक्टर, मिनीबस , मेटॅडोर, टाटा सुमो, कमांडर , ट्रॅक्स किंवा ५ पेक्षा अधिक प्रवासी क्षमता असेलली 
वाहने . 


. 


१७.५० 


. 


३ 


बस 


४६.५० 


४ 


३५.०० 


५ 


ट्रक 
ट्रक ट्रेलर जोडणी असलेली अवजड वाहनांसह उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ४ मध्ये नमूद न केलेली 
इतर यांत्रिक वाहने जशी मोबाईल क्रेन्स , डोझर्स , अर्थ मुव्हर्स, रोड रोलर्स, इ. 


७०.०० 


. 


टिप.- एकाच वाहनास दिवसातून एकापेक्षा जास्त वेळा सदर पथकर नाका ओलांडावयाचा असल्यास , वाहन मालकास, दिवसातील सर्व 
फेऱ्यांकरिता 

पूल 

ओलांडताना वाहनाच्या पहिल्याच फेरीमध्ये उपरोक्त पथकर दराच्या दिडपट रक्कम भरण्याचा विकल्प असेल किंवा सदर 
सुविधेचा वारंवार वापर करणाऱ्या वाहनांसाठी वाहन मालक मासिक पास घेऊ शकेल . या मासिक पासाची किंमत त्या वाहनाच्या एकेरी 
फेरीकरिताच्या पथकर दराच्या तीसपट एवढी राहील . 


भाग चार - ब -७ अ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्रहायण ५, शके १ ९ ३६ 


• . 


( १) खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येईल : 

( १ ) लष्करी वाहने ; 
( २ ) भारताचे राष्ट्रपती, भारताचे उप राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल , वाहनांवर लाल दिवा अनुज्ञेय असलेले लोकप्रतिनिधी यासारख्या 

अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती प्रवास करीत असलेली वाहने ; 
( ३ ) पोलीस वाहने 
( ४ ) अग्निशमन दलाची वाहने ; 
( ५ ) रुग्णवाहिका आणि अपघात निवारण करणारी वाहने ; 
( ६ ) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सदस्य प्रवास करीत असलेली 


वाहने ; 


( ७) महाराष्ट्रातील माजी संसद सदस्य व महाराष्ट्र विधानसभा किंवा महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य प्रवास करीत असलेली 


वाहने ; 


( ८ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने 
( ९ ) पोस्ट व तार विभागाची वाहने 
( १० ) शववाहिका . 


( २) सदर पूलावरील पथकराची संपूर्ण रक्कम वसूल करण्याचा आणि ठेवून घेण्याचा हक्क मे. डायमेन्शन कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड , 
कोल्हापूर यांना प्रदान करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सं . श्री . सोलंकी, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९- अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


५३ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya Annexe , Mumbai 400 032 , dated the 25th March 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT . 

No. PSP. 2004 / C.R . 323 /Road -8. — In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 -A ), 
( 1- B ), ( 1- C ), ( 1 - D ) and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 
1958 ), and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby 
declares that toll shall be levied on the classes of Motor Vehicles specified in column ( 2 ) of the 
Schedule appended hereto , and on the trailers drawn by such Motor Vehicles , passing through 
the existing bridge and Railway over -bridge with approaches newly constructed in kilometer 
56/420 , near Miraj City , on Peth - Sangli-Mhaisal Road State Highway No. 138 , in Sangli District , 
under the Build , Operate and Transfer (B.O.T. ) Scheme by Name of the Company to be filled 
in by M /s. Dimension Constructions Private Limited , Kolhapur at their own expenses and at 
the rates and for the period specified against each of the said Motor Vehicles in column ( 3 ) of 
the said Schedule on the said road , during the period commencing from the 25th March 2013 
and ending on the 24th June 2013 at the toll collection centres situated at - 

( 1 ) Kilometer 55/900 Miraj side ; 
( 2 ) Kilometer 56/700 Mhaisal side. 


> 


Schedule 


Particulars of Motor Vehicles 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Rate of toll 
( in rupees) 

( 3 ) 


( 2 ) 


1 


Nil 


2 


11.50 


Motor Cycle , Scooter or any other two wheeler vehicles , tractor 
with unladen trolley or without trolley and Autorickshaw 
registered to carry three passengers excluding driver . 
( A ) Motor Car, Taxi, Jeep , Pick -up Van , Station Wagon , Tempo 
or any other three wheeler vehicle or Light Motor Vehicles as 
defined in the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ) with or 
without trailor . 
( B ) 6000 kg. Light Commercial Vehicles with pay load less than 
6 MT, tractor with laden trolley , Minibus , Matador, Tata Sumo, 
Commander , 

Trax or such passenger vehicles with 
capacity of more than 5 passengers. 
Buses 


17.50 


3 


46.50 


4 . 


Trucks 


35.00 


5 


70.00 


All other Heavy Motor Vehicles as defined in the Motor Vehicles 
Act , 1988 (59 of 1988 ) except those mentioned at serial numbers 
1 to 4 above, such as Truck - Trailor combination , Multi -axle 
vehicles , etc. 


Notes. — When the same vehicle has to cross the toll plaza more than once in a day , the user 
shall have the option to pay one and half times of the above toll rates while crossing the bridge 
in the first trip itself for all trips in the day, or if the vehicle has to use the facility frequently , 
the vehicle owner can have a monthly pass on the payment of charges equal to thirty single trip 
rate . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १ ९ ३६ 


( 1) The following types of vehicles are exempted from payment of toll, namely : 

( 1 ) Defence Vehicles ; 
(2 ) VVIP vehicles carrying President of India , Vice -President of India , Governor of States , 

Public Representatives entitled for red lamp on vehicle ; 
( 3 ) Police vehicles ; 
( 4 ) Fire fighting vehicles ; 
(5 ) Ambulances and Accident Relief vehicles ; 
(6 ) Vehicles carrying sitting Members of Parliament, Members of Maharashtra Legislative 

Assembly and Members of Maharashtra Legislative Council ; 
(7 ) Vehicles carrying Ex-Members of Parliament from Maharashtra , Ex-Members of 

Maharashtra Legislative Assembly and Ex -Members of Maharashtra Legislative 

Council ; 
(8 ) State and Central Government vehicles ; 
( 9) Posts and Telegraph Department vehicles ; 
( 10 ) Hearses . 

( 2 ) For the purpose of this notification , M /s . Dimension Constructions Private Limited , 
Kolhapur is authorized to collect and retain the amount of toll at the above mentioned toll 
collection centres . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SOLANKI, 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९- अग्रहायण ५, 


शके १ ९ ३६ 


५५ 


. 


४१ 


सोमवार , एप्रिल १, २०१३ / चैत्र ११, शके १९ ३५ 


नियोजन विभाग ( रोहयो ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ एप्रिल २०१३ 


~ 


" 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम , १९ ७७ . 

क्रमांक बेभनि . २०१२ / प्र.क्र .३० / रोहयो-१०. - महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९ ७७( १९ ७८ चा महा . २० ) याच्या कलम ८ च्या 
पोट -कलम ( ८ ) आणि १७ च्या पोट- कलम ( १) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करुन , तसेच त्यासंदर्भात करण्यात आलेले सर्वविद्यमान नियम, आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करुन महाराष्ट्र शासन , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १७ च्या पोट - कलम ( ३) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्ध करण्यात आलेले पुढील नियम याद्वारे करीत 
आहे 

१. संक्षिप्त नाव :-( १) या नियमांना महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना- बेरोजगार भत्ता नियम , २०१३, असे म्हणावे , 
( २ ) ते राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 
२. व्याख्या : -या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( क ) अधिनियम ” याचा अर्थ महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम , १९ ७७, असा आहे . 
( ख ) “ दिवस ” याचा अर्थ कामाचा दिवस , असा आहे . 
( ग ) “ नमुना ” याचा अर्थ या नियमांसोबत जोडलेला नमुना. 

( घ ) “ बेरोजगार भत्ता याचा अर्थ अधिनियमाच्या कलम ८ च्या पोट - कलम ( ४ ) अन्वये बेरोजगार व्यक्तीला द्यावयाचा असा आहे . 
३. बेरोजगार भत्ता मिळण्याचा हक्क : 

या योजनेअंतर्गत ज्या व्यक्तीची नोंदणी करण्यात आली आहे आणि जिच्याकडे वैध जॉब कार्ड असेल आणि जिने अधिनियमांतर्गत रोजगार 
मिळावा 

म्हणून ग्रामपंचायतीकडेकिंवा कार्यक्रम अधिकारी किंवा सह कार्यक्रम अधिकारी यांच्याकडे अर्ज दिलेला असेल आणि असा रोजगार 
मिळावा म्हणून केलेला अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत जिला रोजगार देण्यात आला नसेल अशी व्यक्ती अधिनियमाच्या 
कलम ८ च्या पोट-कलम ( ४ ) अन्वये राज्य शासन विनिर्दिष्ट करील अशा दराने व अशा दिवसांकरिता दैनिक बेरोजगार भत्ता मिळण्यास पात्र असेल. 

४. बेरोजगार भत्ता, मंजुरी व अधिदान प्राधिकारी : 
कार्यक्रम अधिकारी किंवा सह कार्यक्रम अधिकारी नियम ३ अन्वये देय बेरोजगार भत्ता मंजूर करील व संवितरित करील. 
५. बेरोजगार भत्ता प्रदान करण्याबाबतची कार्यपद्धती : 

( क ) बेरोजगार भत्त्याची मागणी करणारी व्यक्ती असा भत्ता मागण्यास ती ज्या दिवशी पात्र होईल त्या दिवसानंतर, बेरोजगार भत्त्याची मागणी 
केलेला या नियमांखालील नमुना क्रमांक १ मधील अर्ज ग्रामपंचायतीकडे करील. 

( ख ) अधिनियमाखालील नमुना ४ मधील, रोजगार मिळण्याची विनंती करणारा अर्ज देतेवेळी, मिळालेल्या अधिनियमाखालील नमुना क्रमांक 
५ मधील पोचपावतीची प्रत उक्त अर्जासोबत जोडण्यात येईल. 

( ग) उक्त अर्जमिळाल्यावर ग्रामपंचायत , आवश्यक ती चौकशी करील आणि या योजनेअंतर्गत अर्जदाराची नोंदणी करण्यात आली आहे व 
त्याच्याकडे जॉब कार्ड आहे तसेच तो बेरोजगार भत्ता मिळण्यास हक्कदार आहे याबाबत तिची खात्री पटली असल्यास , ग्रामपंचायत अर्ज 
मिळाल्याच्या दिनांकापासून दोन दिवसांच्या आत कार्यक्रम अधिकारी / सह कार्यक्रम अधिकारी यांच्याकडे तिच्या अभिप्रायासह तो अर्ज पाठवील. 

( घ ) पोट - कलम ५ ( ग ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कार्यक्रम अधिकारी किंवा सह कार्यक्रम 
अधिकारी आवश्यक ती चौकशी करील आणि जर अर्जदाराची योजनेअंतर्गत रोजगार मिळण्यासाठी नोंदणी झालेली आहे व तो बेरोजगार भत्ता 
मिळण्यास हक्कदार आहे अशी त्याची खात्री पटली तर , तो ज्या कालावधीकरिता बेरोजगार भत्ता देय असेल तो कालावधी दर्शविणारा 
नियमाखालील नमुना क्रमांक २ मधील तशा आशयाचा आदेश देईल आणि त्यांच्या आदेशानुसार पंधरा दिवसात बँक किंवा टपाल कार्यालय 
यामार्फत अर्जदाराच्या खात्यावर पैसे जमा करील. 

( च ) कार्यक्रम अधिकारी किंवा सह कार्यक्रम अधिकारी , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना निधी असोसिएशन ( महाराष्ट्र ) 
सोसायटी यांच्या खात्यातील राज्य शासनाच्या हिश्श्यातून आवश्यक तो खर्च भागवील आणि एम. आय. एस . मध्ये नोंद करील. जर कार्यक्रम 
अधिकाऱ्याने अथवा सह कार्यक्रम अधिकाऱ्याने बेरोजगार भत्त्याची केलेली मागणी फेटाळली तर तो ती मागणी फेटाळण्यामागील कारणे 

नमूद 
करील आणि या नियमांखालील नमुना क्रमांक ३ मध्ये याबाबत अर्जदाराला कळवील. कार्यक्रम अधिकारी अथवा सह कार्यक्रम अधिकारी शक्य 
असेल तेथवर बेरोजगार भत्ता मिळण्यासाठीचा अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत त्या अर्जावर निर्णय देईल . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९- अग्रहायण ५, शके १ ९ ३६ 


. 


६. ग्रामपंचायतीची जबाबदारी : 
( क ) ग्रामपंचायत जर अर्जदाराचा अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत अर्जदारास रोजगार देऊ शकत नसेल तर ती , ही 
बाब पुरेशी अगोदर सह कार्यक्रम अधिकाऱ्याच्याकिंवा कार्यक्रम अधिकाऱ्याच्यानिदर्शनास आणून देईल , जेणेकरुन कार्यक्रम अधिकाऱ्यालाकिंवा 
सह कार्यक्रम अधिकाऱ्याला पर्यायी व्यवस्था करणे शक्य होईल . 

( ख ) बेरोजगार भत्ता मिळण्यासाठीचा अर्ज मिळाल्यानंतर ग्रामपंचायत, अर्जदाराच्या बेरोजगाराचा पुरावा म्हणून त्या प्रयोजनाकरिता 
ठेवलेल्या नोंदवहीमध्ये किंवा पटामध्ये अर्जदारास आपली दैनिक हजेरी लावण्याची अनुमती देईल. 

( ग ) ग्रामपंचायतीने या नियमाखालील नमुना क्र . ४ मध्ये बेरोजगार भत्त्याच्या वाटपाची नोंदवही ठेवावी. तसेच नमुना क्र .५ मध्ये बेरोजगार 
भत्त्याचे मासिक विवरणपत्र कार्यक्रम अधिकारी यांना सादर करावे. 

७. ग्रामपंचायतीने अर्ज स्वीकारणे, इत्यादींबाबत कसूर केल्यास त्यावरील कार्यपद्धती : 

( क ) अर्जदारास ग्रामपंचायतीने अधिनियमांतर्गत बेरोजगार भत्ता मिळण्यासाठीचा आपला अर्ज विचारार्थ स्वीकारण्यास नकार दिलेला आहे 
किंवा रोजगार मिळण्यासाठीच्या आपल्या मूळ अर्जास पोच दिलेली नाही याबद्दलचा पुरेसा पुरावा सोबत जोडून थेट कार्यक्रम अधिकाऱ्याकडेकिंवा 
सह कार्यक्रम अधिकाऱ्याकडे आपला अर्ज सादर करता येईल . 

( ख ) असा अर्ज मिळाल्यावर , कार्यक्रम अधिकारी किंवा सह कार्यक्रम अधिकारी, तो अर्ज ग्रामपंचायतीमार्फत पाठविण्यात आलेला नसला 
तरी यथायोग्य चौकशी करून व खात्री करून नियम ५ ( घ ) अनुसार तरतूद केल्याप्रमाणे योग्य ते आदेश देईल. 

८. बेरोजगार भत्ता देणे बंद करणे : 
राज्य शासनाचे बेरोजगार भत्ता देण्याचे दायित्व संपुष्टात येईल . जर , 
( क ) अर्जदारास ग्रामपंचायतीने किंवा कार्यक्रम अधिकारी किंवा सह कार्यक्रम अधिकारी याने कामावर उपस्थित राहण्याचेनिर्देश दिल्यावर. 
( ख ) ज्या कालावधीकरिता रोजगाराची मागणी करण्यात आली असेल तो कालावधी समाप्त झाल्यावर . 
९. बेरोजगार भत्ता मागण्यास अपात्र ठरणे : 

( क ) पाऊस किंवा असामान्य नैसर्गिक आपत्तींसारख्या मानवी नियंत्रणापलीकडील परिस्थितीमुळे जर राज्य शासनास रोजगार पुरविणे शक्य 
नसेल (म्हणजेच कार्यक्रम अधिकारी किंवा सह कार्यक्रम अधिकारी यांस रोजगार मागणाऱ्या व्यक्तीला कामाचा आदेश असणारे पत्र देणे शक्य 
नसेल अथवा अंमलबजावणी अभिकरणास कार्यक्रम अधिकाऱ्याने / सह कार्यक्रम अधिकाऱ्यानेनिर्देशित केलेल्या व्यक्तींना कामावर सामावून घेणे 
किंवा काम हाती घेणे किंवा काम चालू करणे शक्य नसेल ) तर राज्य शासनावर बेरोजगार भत्ता प्रदान करण्याचे कोणतेही दायीत्व असणार नाही. 

( ख ) एखादा अर्जदार , जो , 

१. त्याला देण्यात आलेला रोजगार स्वीकारणार नाही. 

२. कार्यक्रम अधिकाऱ्याने / सह कार्यक्रम अधिकाऱ्याने अथवा अंमलबजावणी अभिकरणाने त्याला कामावर उपस्थित राहण्याबाबत 
अधिसूचित केल्याच्या ७ दिवसांच्या आत कामावर उपस्थित राहणार नाही. 

३. एका आठवड्यापेक्षा अधिक काळ , संबंधित अंमलबजावणी प्राधिकरणाची परवानगी न घेता कामावर सतत गैरहजर राहत असेल 


किंवा, 


४. एका महिन्यात , एकूण एका आठवड्यापेक्षा अधिक काळ गैरहजर राहत असेल तर, 

५. या नियमांखालील आवश्यक असलेल्या पात्रता अटींची पूर्तता करत नसेल तर अधिनियमाखाली देय असलेल्या बेरोजगार भत्त्याची 
मागणी करण्यास पात्र असणार नाही . 
( ग) एखाद्या व्यक्तीने , अगोदरच रोजगार मिळालेला असतांना, बेरोजगार भत्त्यासाठी मागणी केली असेल व तो स्वीकारल्याचे 

आढळून 
आले तर ती व्यक्ती, ज्या दिवशी तिने बेरोजगार भत्त्यासाठी मागणी केल्याचे व तो स्वीकारल्याचे आढळून आले असेल त्या शेवटच्या दिवसापासून 
३ महिन्यांच्या कालावधीसाठी बेरोजगार भत्ता मिळण्यास हक्कदार असणार नाही. 

१०. विवक्षित परिस्थितीत बेरोजगार भत्त्याचे संवितरण न करणे : 

( १) कार्यक्रम अधिकारी / सह कार्यक्रम अधिकारी, त्यांच्या नियंत्रणात नसलेल्या कोणत्याही कारणामुळे बेरोजगार भत्त्याचे वेळेवर किंवा 
काहीच वितरण करण्याच्या स्थितीत नसेल तर , तो , जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाला ही बाब कळवील आणि त्याच्या व ग्रामपंचायतीच्या सूचना 
फलकावर आणि त्याला योग्य वाटेल अशा इतर ठळक जागी लावावयाच्या नोटिशीमध्ये अशी कारणे घोषित करील. 

( २ ) जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाने अशी प्रकरणे राज्य शासनाला कळविली पाहिजेत आणि राज्य शासन शक्य तितक्या लवकर , बेरोजगार 
भत्ता प्रदान करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करील. 

११. वार्षिक अहवाल : 

राज्य शासनाला, बेरोजगार भत्त्याची एम . आय. एस. व वार्षिक अहवाल विहित करता येईल आणि महाराष्ट्र रोजगार हमी परिषदेच्या वार्षिक 
अहवालात बेरोजगार भत्त्याचे अहवाल समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करता येतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४/ कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


५७ 


. 


नमुना 

क्रमांक १ 
(नियम ५ पहा) 


महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९ ७७ खाली बेरोजगार भत्त्यासाठी करावयाचा अर्ज 


( १ ) नाव 


( २ ) पत्ता 


.. 


( ३ ) स्त्री / पुरुष 


.. 


( ४ ) वय 


• . 


( ५ ) जॉब कार्ड क्रमांक 


( ६ ) नोंदणीचा दिनांक 


( ७) अधिनियमाखालील नमुना क्र.४ मध्ये रोजगारासाठी अर्ज कोणत्या तारखेस व कोणास दिला. 


( ८ ) अधिनियमाखालील नमुना क्र . ४ मध्ये कामाच्या मागणीकरिताची प्रत तसेच अधिनियमाखालील नमुना क्र .५ मध्ये पोचपावतीची प्रत . 


( ९ ) किती दिवसांसाठी बेरोजगार भत्त्याची मागणी केली आहे . 


( १० ) बेरोजगार भत्त्याच्या मागणीच्या कालावधीच्या प्रारंभाची तारीख. 


~ 


मी , राहणार 

गांभीर्यपूर्वक असे जाहीर करते / करतो की , मी दि . रोजी अधिनियमांतर्गत 
नमुना क्र . ४ मध्ये कामासाठी अर्ज केला होता. परंतु मला काम देण्यात आले नाही. या अर्जाद्वारे ज्या कालावधीसाठी मी बेरोजगार भत्त्याची मागणी 
केली आहे त्या कालावधीत मी कोठेही रोजगारावर नव्हते / नव्हतो आणि याद्वारे अशी हमी देते / देतो की , उपयुक्त कालावधीत किंवा त्यापैकी काही 
काळात मी रोजगारावर होते / होतो असे सिद्ध झाल्यास त्या कालावधीसाठी मिळालेले बेरोजगार भत्त्याची रक्कम शासनास परत करीन . 


दिनांक 


अर्जदाराची सही / अंगठ्याची निशाणी . 


भाग चार - ब -८ 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १ ९ ३६ 


. 


नमुना क्रमांक २ 


|नियम ५ ( घ ) पहा 
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम , १९ ७७ खाली बेरोजगार भत्ता मंजुरीचे आदेश 

क्रमांक 


प्रति , 


नोंदणी प्राधिकारी , 


गाव 


पंचायत समिती 


गावातील रहिवाशी श्री ./ श्रीमती / कुमारी 


( जॉब कार्ड क्रमांक 


. ) 


यांस दिनांक 


पासून 


पर्यंतच्या कालावधीकरिता बेरोजगार भत्ता म्हणून 


रुपये 


( अक्षरी रुपये 


.फक्त ) देण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे . 


सदर रक्कम त्यांच्या बँक / पोस्ट खात्यात जमा करण्यात यावी . 


ठिकाण 


कार्यक्रम अधिकारी / सह कार्यक्रम अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी . 


दिनांक 


तहसील / पंचायत समिती 


प्रत 


.यांस त्यांच्या बेरोजगार भत्त्याविषयीच्या 


श्री ./ श्रीमती / कुमारी 
दिनांक 


राहणार 
च्या अर्जाच्या संदर्भात अग्रेषित . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४/ कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


५ ९ 


. 


नमुना क्र . ३ 


नियम ५ ( च ) पहा] 
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९ ७७ खाली बेरोजगार भत्ता अर्ज ना मंजूर केल्याबाबतची सूचना 


प्रति , 


श्री ./ श्रीमती / कुमारी 
जॉब कार्ड क्रमांक 


गाव 


पंचायत समिती 


संदर्भ.- आपला दिनांक 


.......... 


चा बेरोजगार भत्त्यासंबंधीचा अर्ज . 


खाली नमूद केलेल्या कारणांमुळे दिनांक 

पासून 
पर्यंतच्या कालावधीकरिता बेरोजगार भत्त्यासाठी केलेली आपली मागणी नामंजूर करण्यात येत आहे . 


......... 


ठिकाण 


कार्यक्रम अधिकारी / सह कार्यक्रम अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी , 

तहसील / पंचायत समिती 


दिनांक 


भाग चार - ब -८ अ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९- अग्रहायण ५, शके १ ९ ३६ 


. 


नमुना क्र . ४ 


(नियम ६ पहा ) 


अ.क्र . 


महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम , १९ ७७ खाली बेरोजगार भत्त्याच्या वाटपाची नोंदवही 
रोजगार जॉब कार्ड बेरोजगार मंजूर रक्कम 

भत्ता 

भत्ता साक्षीदाराचे अधिका 
मागणाऱ्याचे क्रमांक भत्ता मंजूर केलेल्या 

दिल्याचा घेणाऱ्याची नाव व सही याची 
नाव केलेल्या आदेशाचा बेरोजगार 

दिनांक सही 

सही 
क्रमांक व दिनांक 

भत्त्याचा 

कालावधी 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) ( ८ ) ( ९ ) ( १० ) 


नमुना क्रमांक ५ 


... महिन्यांसाठी 


(नियम ६ पहा ) 
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम , १९ ७७ खाली वितरण केलेल्या बेरोजगार भत्त्याचे मासिक विवरणपत्र 
(१ ) कार्यक्रम अधिकारी / सह कार्यक्रम अधिकाऱ्याकडून बेरोजगार भत्ता 

संवितरणासाठी मिळालेल्या रकमेतून या महिन्याच्या सुरुवातीची शिल्लक 
( २ ) या महिन्यात मिळालेली रक्कम 


5 . 


( ३ ) एकूण 


( ४ ) या महिन्यात केलेल्या संवितरणाची संख्या 


रु . 


( ५ ) या महिन्यात संवितरण केलेली रक्कम 
( ६ ) या महिना अखेरची शिल्लक ( ३ उणे ५ ) 


रु . 


ठिकाण 


दिनांक 


नोंदणी प्राधिकाऱ्याची सही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


व्ही . गिरीराज, 
शासनाचे प्रधान सचिव ( रोहयो). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९- अग्रहायण ५, शके १ ९ ३६ 


६१ 


PLANNING DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , Date 1st April 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA EMPLOYMENT GUARANTEE ACT, 1977. 


No.UAR 2012 / C.R.30 / EGS- 10. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 
17 read with sub section (8 ) of section 8 of the Maharashtra Employment Guarantee Act, 1977 
(Mah . XX of 1978 ) and of all other powers enabling it in this behalf and in supersession of all 
existing rules , orders or instruments made in this behalf, in so far as they relate to the matters 
contained herein the Government of Maharashtra hereby makes the following rules , the same 
having been previously published as required by sub - section ( 3 ) of section 17, as follows namely : 


1. Short Title : 


(i ) These rules may be called as Maharashtra Employment Guarantee Scheme 
Unemployment Allowance Rules, 2013 . 


( ii ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2. Definitions In these rules, unless the context otherwise requires ; 


(i) Act means the Maharashtra Employment Guarantee Act, 1977 . 
(ii) Day means working day . 


( iii ) “ Form ” means a Form appended to these rules . 

( iv ) “ unemployment allowance ” means an allowance to be paid to an unemployed person 
under sub - section (4 ) of section 8 of the Act . 


(u ) words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings 
respectively assigned to them in the Act . 
3. Entitlement to receive Unemployment Allowance : 

A person who is registered and having a valid job card under the scheme and who has given 
an application to Gram Panchayat or the Programme Officer or Joint Programme Officer asking 
for wage employment under the Act and is not provided employment within fifteen days of receipt 
of the application seeking employment then that person shall be entitled to a daily unemployment 
allowance at such rate and for such days as is specified by the State Government by notification , 
under sub - section ( 4 ) of section 8 of the Act . 

4. Authority for sanctioning and paying the Unemployment Allowance : 

The Unemployment Allowance payable to such unemployed person under rule 3 , shall be 
sanctioned and disbursed by the Programme Officer or Joint Programme Officer . 

5 . Procedure for Payment of Unemployment Allowance : 

(i) A person claiming unemployment allowance shall make an application in Form No.1 
under these rules to the Gram Panchayat seeking unemployment allowance on the day after 
he becomes eligible for claiming such allowance . 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


(ii) A copy of the acknowledgement in Form No. 5 under the Act received while handing 
over the application seeking employment in Form No. 4 under the Act shall be attached to the 
said application . 

(iii ) The Gram Panchayat on receipt of the said application shall make necessary enquiries 
and if satisfied that the applicant is registered under the scheme and has a job card and is 
entitled for payment of unemployment allowance shall forward within two days from the date 
of receipt of said application to the Programme Officer or Joint Programme Officer alongwith 
its remarks. 


(iv ) On receipt of the report from the Gram Panchayat as provided in sub -section 5 ( iii) 
Programme Officer or Joint Programme Officer shall make necessary enquiries and if he is 
satisfied that applicant is registered for employment under the Scheme and is entitled for 
payment of unemployment allowance , he shall issue an order to that effect in Form No.2 under 
the rule indicating the period for which the unemployment allowance is payable and shall 
make payment , as per his order , through bank or post office to the account of the applicant 
within fifteen days of receipt of application . 

(v ) The Programme Officer or Joint Programme Officer will meet the required expenses 
from the State Government share in the account ofMahatmaGandhi National Rural Employment 
Guarantee Scheme Fund Association (Maharashtra ) Society and make entry in MIS . If the 
Programme Officer or Joint Programme Officer rejects the demand for unemployment 
allowance , he shall record the reason for rejecting the same and intimate the applicant in 
Form No. 3 under the rules. As far as possible , the Programme Officer or Joint Programme 
Officer shall decide the application for unemployment allowance within fifteen days of its receipt. 
6. Responsibility of Gram Panchayat : 

(i) The Gram Panchayat shall bring to notice of the Joint Programme Officer or the 
Programme Officer , sufficiently in advance , if it is not in a position to provide employment to the 
applicant within fifteen days of his or her application , so as to enable the Programme Officer or 
Joint Programme Officer to make alternate arrangements . 

( ii ) On receipt of the application for unemployment allowance the Gram Panchayat shall 
allow the applicant to record his daily attendance in a register or sheet opened for that purpose 
as evidence of his unemployment. 

( iii) Gram Panchayat should maintain register of disbursement of unemployment allowance 
in form No. 4 under the rules . He should also send monthy statement of disbursement of 
unemployment allowance under the rules in form No. 5 to the Programme Officer . 

7. Procedure on failure of Gram Panchayat to accept application etc. 

(i) An applicant may submit his application to the Programme Officer or Joint Programme 
Officer directly , alongwith sufficient evidence that the Gram Panchayat has refused to entertain 
his application for unemployment allowance or not acknowledged his original application for 
employment under the Act . 

( ii ) On receipt of such application the Programme Officer or Joint Programme Officer after 
due enquiry and satisfaction pass suitable orders as provided under Rule 5 (d ) notwithstanding 
the fact that the application has not been routed through the Gram Panchayat. 

8. Cesation of unemployment allowance : 
The liability of the State Government to pay unemployment allowance will cease as soon as : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, 


शके १ ९ ३६ 


६३ 


(a ) The applicant is directed by Gram Panchayat or Programme Officer or Joint Programme 
Officer to report for work 

( b ) The period for which employment is sought comes to an end 
9. Ineligibility for claiming unemployment allowance : 

( i) If , owing to circumstances beyond human control like rains or unusual natural calamities , 
the State Government is unable to provide employment(i.e . the Programme Officer or Joint 
Programme Officer being unable to issue the letter directing the employment seeker to a work or 
the Implementing agency being unable to absorb the persons directed by the Programme Officer 
or Joint Programme Officer or to take up or continue the work ) there shall be no liability on the 
part of the State Government to pay unemployment allowance . 


( ii) An applicant who 


( a ) does not accept the employment provided to him . 

(6 ) does not report for the work within seven days of being notified by the Programme 
Officer or Joint Programme Officer or implementing agency to report for the work . 

(c ) continuously remains absent from work , without obtaining a permission from the 
concerned implementing agency for a period of more than one week ; or 

( d ) remains absent for a total period of more than one week in a month ; or 

(e ) does not fulfill the eligibility conditions required under this rule shall not be eligible to 
claim the unemployment allowance payable under the Act. 


( iii ) A person who is found to have claimed and accepted unemployment allowance while 
already having an employment will not be entitled to unemployment allowance for a period of 
3 months from the last day on which he is so found to have claimed and accepted unemployment 
allowance . 


10. Non disbursement of Unemployment Allowance in certain circumstances : 

(i) If the Programme Officer or Joint Programme Officer is not in a position to disburse 
the unemployment allowance in time or at all for any reason beyond his control, he shall report 
the matter to the District Programme Co -ordinator and announce such reasons in a notice to be 
displayed in the Gram Panchayat notice board and other conspicuous places as he may deem 
necessary . 

( ii ) The District Programme Co- ordinator shall report such cases to the State Government 
and the State Government shall take all measures to make payment of unemployment allowance 
as expeditiously as possible . 


11. Annual Report : 


The State Government may prescribe the format for MIS and the annual report of 
unemployment allowance and take necessary steps to incorporate unemployment allowance 
reports in the annual report of Maharashtra Employment Guarantee Council. 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


FORM No. 1 
( See Rule 5 ) 


Application for unemployment allowance under the Maharashtra Employment 

Guarantee Act , 1977 


1. Name of applicant 


. 


2. Address 


3. Sex 


4 . 


Age 


5. Job Card No. 


6. Date of Registration 


7 . 


Date on which application in Form no . 4 under the Act 


for employment was handed over and 


to whom it was handed over 


8. Copy of Form no.4 under the Act given for demand of work and 


Copy of receipt in form No.5 under the Act. 


9. No. of days for which 


unemployment allowance is claimed . 


10. Date of the beginning of the 


period for which unemployment 


allowance is claimed . 


I ...... 

resident of 

..hereby declare 
solemnly that I had demanded for work in Form no. 4 on .... but have not been given work . I 
was not employed anywhere for the period for which I am claiming unemployment allowance in 
this application and hereby undertake to refund to Government the amount of unemployment 
allowance received for the that period , if it is proved subsequently that I was employed during 
that period or a portion thereof. 


Date ...... 


Signature/ Thumb impression of applicant. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४/ कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


६५ 


FORM No. 2 
[ See Rule 5 (iv )] 


Order sanctioning unemployment allowance under the 

Maharashtra EmploymentGuarantee Act, 1977 


No. 


To 


The Registering Authority , 
Village 
Panchayat Samiti 


Sanction is accorded to the payment of unemployment allowance amounting Rs.. 
[ ( in words ) Rs .. 

.only ] to Shri/ Shrimati/Kumari . 
Job Card No... Resident of village 

for the period from 
to 
This amount is to be deposited into their Bank /Post office account . 


Place .... 


Date .... 


Signature of 
Programme Officer/ Joint Programme Officer 


Panchayat Samiti / Tahsil ....... 


Copy to Shri/Smt./Kumari . 
Village .... 
application , 

dated .. 


... with reference to his /her 
for unemployment allowance . 


भाग चार - ब - ९ 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


FORM No. 3 
[See Rule 5 ( v )] 


Intimation regarding rejection of application for unemployment 
allowance under the Maharashtra Employment Guarantee Act , 1977 


Το 


Shri/ Smt./Kumari 


Job Card No 


Village 


Panchayat Samiti 


.... for 


Reference :- Your application dated 

unemployment allowance . 


Your claim for unemployment allowance for the period from 
to ...... 

is rejected for the following reason : 


Place ..... 
Date ..... 


Signature of 
Programme Officer / Joint Programme Officer, 

Panchayat Samiti/ Tahsil. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


६७ 


FORM No. 4 
(See Rule 6 ) 


Register of disbursement of unemployment allowance under the 

Maharashtra Employment Guarantee Act, 1977 


Sr. Name 

Job 
No. of the Card 
employment No. 

seeker 


Period 
for which 
sanctioned 


Amount Date of Signature 

payment of recipient 


No. and 
date of 

order 
sanctioning 
unemploy 

ment 
allowance 

( 4 ) 


Name Signature 
and 

of 
Signature Registering 

of Authority 
witness 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


(8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


भाग चार - ब - ९अ 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १ ९ ३६ 


FORM No.5 
( See Rule 6 ) 


Monthly statement of disbursement of unemployment allowance under the 
Maharashtra Employment Guarantee Act, 1977 for the month of 


1 . 


Balance amount at the beginning of the 


Rs......... 


month out of the amount received from 


the Programme Officer/ Joint Programme Officer 


for disbursement of unemployment allowance . 


2 . 


Amount received during the month . 


Rs.......... 


3 . 


Total 


Rs ....... 


4 . 


No. of disbursements made during the month . 


Rs 


. . . . . . . . 


5 . 


Amount disbursed during the month 


Rs......... 


6. Balance at the end of the month ( 3 minus 5 ) 


Rs....... 


Place 


Date ..... 


Signature of Registering Authority. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. GIRIRAJ, 


Principal Secretary (EGS) to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४/ कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, 


शके १ ९ ३६ 


६ ९ 


. 


४२ 


मंगळवार, एप्रिल २, २०१३/ चैत्र ११, शके १९ ३५ 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ मार्च २०१३ 


अधिसूचना 


धर्मादाय दाननिधी अधिनियम , १८ ९ ० . 


क्रमांक सीईए . २०११ / प्र. क्र . ४७ / का -१५. - धर्मादाय दाननिधी अधिनियम , १८ ९ ० (१८ ९० चा ६ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याचे कलम ५, पोट- कलम ( २) तसेच कलम १३, पोट - कलम (१), खंड ( ख ) आणि महाराष्ट्र धर्मादाय 
दाननिधी नियम, १ ९ ६६ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याचा नियम ३ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , लेडी रॉबर्टसन शिष्यवृत्ती व मिसेस स्टँडेन शिष्यवृत्ती निधी संबंधातील मध्यप्रांत राजपत्र अधिसूचना क्र . पीएमसी-४ / 
५०२ / एफ - सात , दिनांक १६ फेब्रुवारी १९ १८ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) यामध्ये सुधारणा 
करण्यासाठी निर्गमित करण्याचे प्रस्तावित असलेल्या अधिसूचनेच्या पुढील मसुदा हा , त्यामुळे बाधा पोहचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व 
व्यक्तींच्या माहितीकरिता, उक्त नियमांच्या नियम ३ द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे ; आणि याद्वारे अशी नोटीस 
देण्यात येत आहे की , महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर , 
महाराष्ट्र शासनाकडून उक्त मसुदा विचारात घेण्यात येईल . 

वर नमूद केलेला कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी, उक्त मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तिकडून, ज्या कोणत्याही सूचना किंवा हरकती, 
प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे प्राप्त होतील त्या शासनाकडून 
विचारात घेण्यात येतील . 


- 


“ 


अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक सीईए . २०११ / प्र.क्र . ४७ / का -१५. – ज्याअर्थी, धर्मादाय दाननिधी अधिनियम , १८ ९ ० (१८ ९ ० चा ६ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याची कलमे ४ व ५ यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून निर्गमित केलेली 
मध्यप्रांत शासकीय अधिसूचना क्र . पीएमसी-४ / ५०२/ एफ -सात, दिनांक १६ फेब्रुवारी १ ९ १८ (यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे) यामध्ये तत्कालीन मुख्य आयुक्त , मध्यप्रांत यांनी असा आदेश दिला आहे की , एलीचपूर येथील देणगीदार रायसाहेब 
पुरुषोत्तम भगवंत देशपांडे यांची मालमत्ता ही कोषाध्यक्ष, धर्मादाय दाननिधी यांच्याकडे निहित असेल ; आणि उक्त मालमत्तेचे प्रशासन करण्यासाठी, 
अधिसूचनेला जोडलेल्या दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये असलेल्या लेडी रॉबर्टसन शिष्यवृत्ती व मिसेस स्टॅडेन शिष्यवृत्ती निधी संबंधात एक योजना (यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त योजना ” असा करण्यात आला आहे) सुरू केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेच्या खंड ६ नुसार, प्रत्येक शिष्यवृत्ती ही , शिल्लक असलेल्या रकमेनुसार देण्यात येईल आणि अमरावती 
जिल्ह्यातील नगरपरिषद, माध्यमिक शाळा एलिचपूर कॅम्प ( अचलपूर ) येथील अकरावी व बारावीच्या वर्गांमध्ये दोन वर्षांसाठी देता येईल . प्रत्येक 
शिष्यवृत्ती ही , दहावीच्या वर्गातून अकरावीच्या वर्गात जाणाऱ्या आणि उक्त माध्यमिक शाळेच्या गरीब विद्यार्थ्यांमधून परिक्षेमध्ये अनुक्रमे संस्कृत व 
पर्शियन विषयात गुणानुक्रमे पहिला क्रमांक मिळविणाऱ्या अनुक्रमे एका हिंदू व एका मोहम्मेदन विद्यार्थ्याला शाळा निरीक्षक , व-हाड यांच्याकडून 
प्रत्येक एक वर्षाआड देण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्यातील नगरपरिषद , माध्यमिक शाळा, अचलपूर ( एलिचपूर ) येथील शाळेत संस्कृत व पर्शियन विषयांमध्ये 
गुणवत्तेधारक विद्यार्थी मिळत नसल्यामुळे, उक्त शिष्यवृत्तीसाठी संस्कृत ऐवजी मराठी आणि पर्शियन ऐवजी उर्दू हे विषय ग्राह्य धरून उक्त योजनेत 
सुधारणा करणे आणि त्यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या विषयांमध्ये बदल करणे महाराष्ट्र शासनाला इष्ट वाटते. 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९- अग्रहायण ५, शके १ ९ ३६ 


. 


• 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ५ चे पोट -कलम ( २) तसेच कलम १३, पोट- कलम ( १ ) चा खंड ( ख ) आणि महाराष्ट्र धर्मादाय 
दाननिधी नियम , १९ ६६ चा नियम ३ यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे शासकीय अधिसूचना, विधी 
व न्याय विभाग, क्रमांक सीईए. २०११/ प्र. क्र . ४७ / का -१५ , दिनांक २५ मार्च २०१३ यासंबंधात शासनाला प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर विचारविनिमय 
केल्यानंतर , उक्त योजनेत फेरबदल करीत आहे ; आणि या प्रयोजनार्थ, उक्त अधिसूचनेला जोडलेल्या दुसऱ्या अनुसूचीत पुढीलप्रमाणे सुधारणा 
करीत आहे : 
उक्त अधिसूचनेला जोडलेल्या दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये खंड ६ ऐवजी पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 

प्रत्येक शिष्यवृत्ती ही शिल्लक असलेल्या रकमेनुसार देण्यात येईल आणि नगरपरिषद माध्यमिक शाळा, अचलपूर (एलिचपूर ) 
येथील अकरावी व बारावीच्या वर्गांमध्ये दोन वर्षांतून देता येईल. प्रत्येक शिष्यवृत्ती ही , दहावीच्या वर्गातून अकरावीच्या वर्गात जाणाऱ्या आणि 
उक्त माध्यमिक शाळेच्या गरीब विद्यार्थ्यांमधून परिक्षेमध्ये अनुक्रमे मराठी व उर्दू विषयात गुणानुक्रमे पहिला क्रमांक मिळविणाऱ्या अनुक्रमे एका 
हिंदू व एका मोहम्मेदन विद्यार्थ्याला मुख्याधिकारी, नगरपरिषद , अचलपूर यांच्याकडून प्रत्येक एक वर्षाआड देण्यात येईल . ” 


०६ 
. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वी . ग्या . बिष्ट , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , शके १९ ३६ 


७१ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 25th March 2013 


NOTIFICATION 


CHARITABLE ENDOWMENTS ACT , 1890 . 

No. CEA -2011/CR -47 /D - 15. — The following draft of notification proposed to be issued in exercise 
of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 5 read with clause (b ) of sub - section ( 1) of section 
13 of the Charitable Endowments Act, 1890 6 of 1890 ) (hereinafter referred to as " the said Act " ) and 
rule 3 of the Maharashtra Charitable Endowments Rules, 1966 (hereinafter referred to as " the said 
rules " ) to amend the Central Provinces Gazette Notification , No. PMC . 4 /502- F - VII, dated the 16th 
February 1918 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ), regarding the Lady Robertson 
Scholarship and Mrs. Standen Scholarship Fund , is hereby published as required by rule 3 of the said 
rules, for the information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that 
the said draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra after the expiry of 
30 days from the date of publication of the notification in the Maharashtra Government Gazette . 

Any suggestions or objections which may be received by the Principal Secretary and Remembrancer 
of Legal Affairs , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , from 
any person in respect of the said draft , before the expiry of the above mentioned period , will be taken 
into consideration by the Government. 

DRAFT NOTIFICATION 
No. CEA - 2011/CR -47/ D - 15. — Whereas by the Central Provinces Gazette Notification , No. PMC . 
4 /502- F -VII, dated the 16th February 1918 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ), issued 
in exercise of the powers conferred by sections 4 and 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 
1890 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ”), by the Chief Commissioner , Central Provinces, it is 
ordered that the property of Donor Rai Sahib Purushottam Bhagwant Deshpande of Ellichpur shall be 
vested in the Treasurer of Charitable Endowments; and has settled a scheme regarding " The Lady 
Robertson Scholarship and Mrs. Standen Scholarship Fund as set forth in the Second Schedule appended 
thereto (hereinafter referred to as “ the said Scheme" ), for the administration of the said property ; 

And whereas , as per clause 6 of the said Scheme, each of the Scholarships shall be payable in 
arrears and shall be tenable for two years in Classes XI and XII in the Municipal High School, 
Ellichpur Camp ( Achalpur) in Amravati District. Each Shall be awarded every alternate year by the 
inspector of Schools, berar, respectively to one Hindu and one Muhammaden student who gets promotion 
from the Xth Class to XIth Class and stands first in Sanskrit and persian respectively, in order of merit 
amongst poor boys of the said High School at the Examination ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has considered it necessary to modify the said 
Scheme and to change the subjects , as specified therein , from Sanskrit to Marathi and Persian to Urdu , 
for being considered for the said Scholarship due to non - availability of the merit holder students in the 
Sanskrit and Persian subjects in the Municipal High School of Achalpur (Ellichpur ) in Amarvati 
District ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of section 5 read with clause 
(b ) of sub -section ( 1 ) of section 13 of the said Act and rule 3 of the Maharashtra Charitable Endowments 
Rules, 1966 , the Government of Maharashtra hereby , after considering the representations received 
by it in respect of the Government Notification , Law and Judiciary Department, No. CEA - 2011 /CR - 47/ 
D - 15 , dated the 25th March 2013 , modifies the said Scheme ; and for that purpose, amends the Second 
Schedule appended to the said notification as follows, namely : 

In the Second Schedule appended to the said notification , for clause 6 , the following clause shall 
be substituted , namely : 

“ 6. Each of the scholarships shall be payable in arrears and shall be tenable for two years in 
classes XIth and XIIth in the Municipal High School, Achalpur ( Ellichpur ). Each shall be awarded 
every alternate year by the Chief Officer , Municipal Council, Achalpur , respectively to one Hindu 
and one Mohammedan student who gets promotion from the Xth class to XIth class and stands first 
in Marathi and Urdu respectively in order of merit amongst the poor student of the said High School 
at the Examination ." . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. G. BISHT, 
Joint Secretary to Government. 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


४३ 


बुधवार , एप्रिल ३, २०१३ / चैत्र १३, शके १ ९ ३५ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० मार्च २०१३ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६०. 

क्रमांक सीएसएल -२०१३ / प्र.क्र . १२४ /१५ - सी.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१९ ६१ चा महा. चोवीस ) ( सन २०१३ चा 
महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २ अन्वये सुधारीत केल्यानुसार ) च्या कलम ७३गख याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन, 

( १) उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण घटित करीत आहे, 
( २ ) असे निदेशित करीत आहे की , या घटित केलेल्या राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे कार्यालय पुणे येथे असेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजगोपाल देवरा, 
शासनाचे सचिव . 


CO - OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya Annexe , Mumbai 400 032, Dated the 30th March 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CO - OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960 . 


- 


No. CSL . 2012 / CR - 124 / 15 - C. - In exercise of the power conferred by section 73CB of the 
Maharashtra Co -operative societies Act , 1960 (Mah . XXIV of 1961) ( as amended by Maharashtra 
Ordinance II of 2013 ), the Government of Maharashtra hereby , 

(i) constitutes the State Co -operative Election Authority for the purposes of the said 

Act , 
(ii) directs that the office of the State Co -operative Election Authority shall so constituted , 

be at Pune. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJAGOPAL DEVARA , 
Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९- अग्रहायण ५, शके १ ९ ३६ 


७३ 


. 


४४ 


बुधवार , एप्रिल ३, २०१३ / चैत्र १३, शके १९ ३५ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ एप्रिल २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम , १ ९९९ . 

क्रमांक भानिका-२०१३/ प्र.क्र . ९३ / गृनिधो- १.- महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ (१ ९९९ चा महा . १८ ) च्या कलम ४० उप- कलम 
( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उपजिल्हाधिकारी ( रोहयो), जिल्हाधिकारी कार्यालय , नागपूर 
यांची नागपूर ( दक्षिण-पश्चिम ) विधानसभा मतदारसंघ, नागपूर या स्थानिक क्षेत्राच्या बाबतीत , या अधिनियमान्वये अथवा त्या अंतर्गत सक्षम 
प्रधिकारी या पदास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्याच्या आणि त्यावर सोपविलेली कर्तव्ये पार पाडण्याच्या प्रयोजनासाठी सक्षम प्राधिकारी 
म्हणून नियुक्त करीत आहे , आणि त्यासाठी शासन अधिसूचना क्र . एमआरए -२००० / प्र.क्र . १४ / भानिका, दिनांक १९ मे २००० मध्ये पुढीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहे : 
उपरोक्त शासन अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील क्र . १४ मध्ये उपक्रमांक ( ४ ) नंतर पुढील मजकूर अंतर्भूत करावा : 
“ ४ ( अ ) उपजिल्हाधिकारी 

( ई) ५२-नागपूर (दक्षिण - पश्चिम ) 
नागपूर 

विधानसभा मतदारसंघ . 


" 


( रोहयो) , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 
शासनाचे सहसचिव . 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , Dated the 1st April 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RENT CONTROL ACT , 1999 . 

No. RCA . 2013 / CR -93 / GND - 1. - In exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 
40 of the Maharashtra Rent Control Act , 1999 ( Mah. XVIII of 2000 ), the Government of 
Maharashtra hereby appoints the Deputy Collector (E.G.S.), Nagpur to the Competent Authority 
for the Nagpur (South -West ) Assembly Constituency , Nagpur , for the purposes of exercising 
the powers conferred , and for performing the duties imposed , on the Competent Authority by 
or under the said Act , in respect of the said local area , and for that purpose amends the 
Government Notification , Housing Department, No. MRA 2000 /CR 14 /Bhanika, dated the 19th 
May 2000 as follows, namely : 

In the Schedule appended to the said notification , in entry 14 , after sub-entry (4 ), the 
following shall be inserted , namely : 
“( 4a ) Deputy Collector 

( E ) 52 -Nagpur ( South -West) 
( E.G.S. ), Nagpur 

Constituency .” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 
Joint Secretary to Government . 


भाग चार - ब -१० 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


४५ 


गुरुवार , एप्रिल ४, २०१३ / चैत्र १४ , शके १ ९ ३५ 


वित्त विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ एप्रिल २०१३. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मूवक . १५१३ / प्र.क्र .४६ ( ७)/ कराधान-१.- महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९) च्या कलम ९ च्या 
उप-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची ‘ ख’ मध्ये 
खालील सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ मध्ये, अनुसूची ‘ ख ’ मध्ये , 
( १) शीर्षामधील, “१ % " या मजकुराऐवजी “१ % किंवा १.१ % ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल; 
( २) नोंद ३ ऐवजी खालील नोंदी दाखल करण्यात येत आहेत , म्हणजेच : 
“ ३. मौल्यवान खडे, कमी प्रतीचे मौल्यवान खडे ज्यास या अनुसूचीतील नोंद ३ क 

१ % "; 
लागू असेल ते वगळून आणि खरे किंवा कल्चर केलेले मोती यांची दिनांक १ एप्रिल २०१३ रोजी किंवा 
त्यानंतर केलेली विक्री . 


, 


१.१ % 


( ३ ) “ ३ क .हिऱ्यांची, 
( क ) दिनांक १ एप्रिल २०१३ रोजी किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या 

आणि दिनांक ३१ मार्च २०१४ रोजी संपणाऱ्या 
कालावधीतील विक्री 


( ख ) दिनांक १ एप्रिल २०१४ रोजी किंवा त्यांनतर केलेली विक्री. 


१ % ". 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ . चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २ ९- अग्रहायण ५, शके १ ९ ३६ 


७५ 


FINANCE DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 4th April 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002. 

No. VAT. 1513 /CR 46 (7 )/Taxation-1.-In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of 
section 9 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ), the Government of 
Maharashtra hereby amends , SCHEDULE B appended to the said Act , as follows, namely : 


In the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002, in SCHEDULE B , 


( 1 ) in the heading for the figure and sign “ 1 % ” the figures , word and signs “ 1 % or 1.1 % ” 
shall be substituted ; 


1 % " ; 


(2 ) for entry 3, the following entries shall be substituted , namely : 
" 3. Precious stones , semi- precious stones and pearls whether real or 

cultured but excluding those to which entry 3A of this SCHEDULE 
applies, when sold on or after the 1st April 2013 . 


" 3A . Diamonds , 


1.1 % 


(a ) when sold during the period starting on or after the 

1st April 2013 and ending on the 31st March 2014 ; 


(6 ) when sold on or after the 1st April 2014 . 


1 % " . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 


Deputy Secretary to Government . 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


४६ 


गुरुवार , एप्रिल ४, २०१३ / चैत्र १४ , शके १ ९ ३५ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन , मुंबई ४०० ०३२ दिनांक ४ एप्रिल २०१३ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन ) अधिनियम , २०१२. 


क्रमांक- स्वयंअ २०१३ / ( ६७/१३) / माशि -१.- महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन ) अधिनियम , २०१२ ( २०१३ चा 
महाराष्ट्र ( १) याच्या कलम ६ च्या पोटकलम ( ३) यासह कलम २३ च्या पोटकलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि 
याबाबतीत त्यास समर्थ करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन प्रस्तावित करीत असलेला नियमांचे पुढील प्रारुप , याद्वारे 
बाधा पोहचणा- या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २३ च्या पोटकलम ( १) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, याद्वारे प्रसिध्द 
केलेले आहे आणि याद्वारे सूचना दिलेली आहे की , उक्त प्रारुप महाराष्ट्र शासन १८ एप्रिल, २०१३ रोजी किंवा त्यापूर्वी विचारात घेईल. 

उक्त प्रारुपाच्या संबंधात, कोणत्याही व्यक्तीकडून , अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मादाम कामा 
मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ यांच्याकडे कोणतेही आक्षेप किंवा सूचना उपरोक्त दिनांकापूर्वी प्राप्त झाल्यास 
त्या विचारार्थ घेण्यात येतील . 


२ . 


प्रारुप नियम 


२ . 


१ . संक्षिप्त नाव - या नियमांना महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन), छाननी समिती स्थापना नियम, २०१३ असे म्हणावे. 

व्याख्या- (१) या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 

( क ) अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन ) अधिनियम , २०१२ ( २०१३ चा 
महाराष्ट्र ( १ ) असा आहे ; 


" 


" 


व 


अध्यक्ष " याचा अर्थ, छाननी समितीचा अध्यक्ष, असा आहे ; 


( ग ) 


उप संचालक " याचा अर्थ, शालेय शिक्षण विभागाचेविभागीय उपसंचालक , असा आहे; 


उप शिक्षणाधिकारी ” याचा अर्थ, जिल्हा उपशिक्षणाधिकारी, असा आहे; 
शासन ” किंवा “ राज्य शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 


( डः ) 


( च ) “ बैठक 

बैठक " याचा अर्थ, छाननी समितीची बैठक असा आहे ; 


" 


( छ ) सदस्य याचा अर्थ, अध्यक्ष आणि सदस्य सचिव यांसह छाननी समितीचे सदस्य , असा आहे ; 

( ज ) सदस्य सचिव ” याचा अर्थ, छाननी समितीचा सदस्य सचिव, असा आहे ; 
( २) या नियमात वापरण्यात आलेले, परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, त्या अधिनियमामध्ये त्यांना नेमून दिलेले आहेत तेच 
अर्थ असतील . 


३ . अध्यक्ष व सदस्य यांची अर्हता.- ( १) छाननी समितीचा अध्यक्ष हा, विभागीय शिक्षण उपसंचालक असेल व छाननी समितीचा 
सदस्य सचिव हा , उपशिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक ) असेल . 


( २) सदस्य हा , शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिका -याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी असेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


७७ 


. 


४ . 


छाननी समितीचे अधिकार व कर्तव्ये. - छाननी समिती पुढील अधिकारांचा वापर करील व कर्तव्ये पार पाडील 


( क ) आवश्यकतेनुसार बैठकांचे आयोजन करणे. 


ख ) उक्त अधिनियमांतर्गत नेमून दिलेल्या अशा सर्व अधिकारांचा वापर करणे . 
( ग) या अधिनियमातील तरतुदींशी सुसंगत राहून , शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे अनुपालन करणे . 
( घ ) तपासणी अधिका-यांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करणे . 

छाननी समितीशी संबंधित व्यक्ती .. - या अधिनियमाअंतर्गत छाननी समितीला, तिची कोणतीही कार्य प्रभावीपणे पार पाडण्याच्या 
प्रयोजनासाठी, तिला सल्ला देण्यासाठी किंवातिच्यामार्फत कोणतेही काम करण्यासाठी विशेष किंवा 

अनुभव असणा- या कोणत्याही व्यक्तीचे 
सहाय्य घेता येईल . 

६ . शिक्षणाधिकाऱ्याची कर्तव्ये . - उपरोक्त अधिनियमाअंतर्गत परवानगी देण्यात आलेल्या शाळांच्या कामकाजाबाबतचा अहवाल 
संबंधित जिल्हयाचेशिक्षणाधिकारी हे संचालकांमार्फत, वेळोवेळी, शासनास सादर करतील . 


ज्ञान 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


गो . शि . तुंगार, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -११ 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४/ कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , शके १९ ३६ 


. 


SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya Annexe Building , 

Mumbai 400 032 , dated the 4th April 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SELF -FINANCED SCHOOLS (ESTABLISHMENT AND REGULATION ) ACT , 2012 . 


No. SEF 2013 / (67/13 ) / SE - 1. — The following draft of rules which the Government of 
Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 
23 read with sub - section ( 3 ) of section 6 of the Maharashtra Self-financed Schools (Establishment 
and Regulation ) Act , 2012 (Mah . I of 2013 ) and of all other powers enabling it in this behalf, is 
hereby published as required by sub -section ( 1) of section 23 of the said Act, for information of all 
persons likely to affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into 
consideration by the Government of Maharashtra on or before the 18th day of April 2013 . 

2. Any objections or suggestions which may be received by the Additional Chief Secretary 
to the Government of Maharashtra , School Education and Sports Department,Madam Cama Road , 
Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya Annexe Building, Mumbai 400 032 , from any person with 
respect to the said draft before the aforesaid date will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


1. Short title. — These rules may be called the Maharashtra Self -financed Schools 
(Establishment and Regulation ) constitution of the scrutiny committees Rules, 2013 . 
2. Definitions.— ( 1) In these rules , unless the context otherwise requires, 

(a ) “ Act ” means the Maharashtra Self-financed Schools (Establishment and Regulation ) 
Act , 2012 (Mah . I of 2013 ) ; 


(6 ) “ Chairperson ” means the Chairperson of the scrutiny committee ; 

(c ) “ Deputy Director means the Regional Deputy Director of the School Education 
Department; 


(d ) “ Deputy Education Officer ” means the Deputy Education Officer of the District ; 


( e ) “ Government ” or “ State Government ” means the Government of Maharashtra ; 


(f) “ meeting ” means a meeting of the scrutiny committee ; 

(g ) member ” means a member of the scrutiny committee including the Chairperson 
and the member- secretary; 


(h ) “ member- secretary ” means the member secretary of the scrutiny committee. 

( 2 ) The words and expressions used in these Rule but not defined shall have the meanings 
respectively assigned to them in the Act . 


3 . Qualifications of the Chairperson and members.— ( 1) The Chairperson of the scrutiny 
committee shall be the Divisional Deputy Director of the Education and the Member Secretary 
shall be the Deputy Education Officer (Secondary ). 


( 2 ) The members shall not be below the rank of Education Officer of the Education 
Department. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४/ कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


७ ९ 


4. Powers and duties of the scrutiny committee . — The scrutiny committee shall exercise the 
following powers and perform duties , namely : 

(a ) to hold meetings as and when required ; 
(b ) to exercise all such powers assigned under the said Act; 

(c ) to follow the directions given by the Government, from time to time, in consonance 
with the provisions of the Act ; 

( d ) to carry out scrutiny of the proposals received from inspecting officers . 
5 . Association of persons with scrutiny committee. ( 1) The scrutiny committee may take 
assistance of any person possessing special knowledge or experience for advising it or attending 
to any work on its behalf for the purpose of efficient performance of any of its functions under the 
Act . 


6. Duties of the Education Officers . — The Education Officer of the respective District shall 
submit the report of the functioning of the school to whom permission have been granted under 
the aforesaid Act to the Government through Director, from time to time. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G. S. TUNGAR , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -११ अ 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


४७ 


शुक्रवार , एप्रिल ५, २०१३ / चैत्र १५ , शके १ ९ ३५ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ मार्च २०१३ 


आदेश 


महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम , १ ९९ ४ . 


क्रमांक संकिर्ण-२०१० / ( ३७ ९/ १० )/विशि-४.-महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, १ ९९ ४ ( १९९ ४ चा महा. पस्तीस ) याच्या कलम २४ क 
तसेच सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम , १८ ९ ७ याच्या कलम २१ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ 
करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, शासन आदेश, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक युएसजी-२०० ९/ ( ८५/ ०९ ) 
युएनआय-४ , दिनांक १४ सप्टेंबर, २०० ९ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त आदेश असा करण्यात येईल . ) यामध्ये उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनार्थ पुढील सुधारणा करण्यात येत आहे : 


उक्त आदेशाच्या परिशिष्ट -१ मध्ये : 


१ 


" 


( क ) स्तंभ क्र . ( २ ) मधील कलम २५ ( २ ) ( ड ) व्यवस्थापन परिषदेचे संलग्न महाविद्यालये किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्थांचे 
प्रतिनिधी -८ या नोंदीसमोर स्तंभ ( ३) मध्ये नोंद ५ नंतर पुढील स्पष्टीकरण जादा दाखल करण्यात येईल : 

स्पष्टीकरण . - या खंडाच्या प्रयोजनासाठी “ परिसंस्था ” या संज्ञेचा अर्थ, ज्यांना एनएएसी अथवा एनबीए द्वारे अधिस्वीकृत केलेले 
आहे अशी संलग्न महाविद्यालये किंवा परिसंस्था, असा आहे आणि ज्यांच्या बाबतीत पाच वर्षांचा अधिस्वीकृती कालावधी लोटून गेलेला असेल 
तर ज्यांनी पुनःअधिस्वीकृती बाबतची प्रक्रिया सुरू केलेली असेल व उक्त प्राधिकाऱ्यांकडून इरादापत्र मिळवलेले असेल अशी संलग्न 
महाविद्यालयेकिंवा परिसंस्था यांचा त्यामध्ये समावेश होतो . 

( ख ) स्तंभ क्र . (२ ) मधील “ कलम २७(१) ( ण ) व्यवस्थापन परिषदेचे प्रतिनिधी ( २) ” प्रतिनिधी या नोंदीसमोर स्तंभ ( ३) मध्ये नोंद 
५ नंतर पुढील स्पष्टीकरण जादा दाखल करण्यात येईल : 

स्पष्टीकरण . - या खंडाच्या प्रयोजनासाठी “ परिसंस्था या संज्ञेचा अर्थ, ज्यांना एनएएसी अथवा एनबीए द्वारे अधिस्वीकृत केलेले 
आहे अशी संलग्न महाविद्यालयेकिंवा परिसंस्था, असा आहे आणि ज्यांच्या बाबतीत पाच वर्षांचा अधिस्वीकृती कालावधी लोटून गेलेला असेल 
तर ज्यांनी पुनःअधिस्वीकृती बाबतची प्रक्रिया सुरू केलेली असेल व उक्त प्राधिकाऱ्यांकडून इरादापत्र मिळवलेले असेल अशी संलग्न 
महाविद्यालये किंवा परिसंस्था यांचा त्यामध्ये समावेश होतो. 

( ग ) “ कलम २९ ( २) ( ढ ) व्यवस्थापन परिषदेचे प्रतिनिधी ( २) ” या नोंदीसमोर स्तंभ ( ३) मध्ये नोंद ५ नंतर पुढील स्पष्टीकरण जादा 
दाखल करण्यात येईल 

स्पष्टीकरण . - या खंडाच्या प्रयोजनासाठी “ परिसंस्था ” या संज्ञेचा अर्थ, ज्यांना एनएएसी अथवा एनबीए द्वारे अधिस्वीकृत केलेले 
आहे अशी संलग्न महाविद्यालयेकिंवा परिसंस्था, असा आहे आणि ज्यांच्या बाबतीत पाच वर्षांचा अधिस्वीकृती कालावधी लोटून गेलेला असेल 
तर ज्यांनी पुनःअधिस्वीकृती बाबतची प्रक्रिया सुरू केलेली असेल व उक्त प्राधिकाऱ्यांकडून इरादापत्र मिळवलेले असेल अशी संलग्न 
महाविद्यालये किंवा परिसंस्था यांचा त्यामध्ये समावेश होतो. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . गो . जाधव, 
शासनाचे सहसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४/ कार्तिक २ ९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


८१ 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya ,Mumbai 400 032 , 

dated the 21st March 2013 


Order 


MAHARASHTRA UNIVERSITIES ACT, 1994 

No. Misc- 2010 /( 379 / 10 /UNI- 4 : In exercise of the powers conferred by section 24A of the Maharashtra 
Universities Act, 1994 (Mah . XXXV of 1994 ) read with section 21 of the General Clauses Act , 1897 and of all 
other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby amends the Government 
Order, Higher and Technical Education Department No. USG - 2009 /(85/09 )/UNI-4 , dated the 14th September 
2009 (hereinafter referred to as “ the said Order ” ) for the purpose of the said Act as follows : 

In Schedule I to the said Order 

(a ) against the entry, section 25 (2 )(m )- REPRESENTATIVES OF MANAGEMENT( EIGHT) - of Affiliated 
colleges or Recognized Institution , in column No. (2 ), In column ( 3 ), after entry 5 , the following Explanation 
shall be added , namely : 

Explanation . For the purposes of this clause , the term “ institution ” means those affiliated colleges 
or institutes who have been accredited by NAAC or NBA , and includes those colleges or institutions , in 
respect of which the accreditation period of five years has been lapsed , where such affiliated colleges or 
institutes have started the process of reaccreditation and got the letter of intent from the said authorities. 

(6 ) against the entry , section 27 ( 1 )(0 - REPRESENTATIVES OF MANAGEMENT ( TWO ), in 
column ( 3 ), after entry 5 , the following Explanation shall be added , namely : 

Explanation . — For the purposes of this clause the term “ institution ” means those affiliated colleges or 
institutes who have been accredited by NAAC or NBA , and includes those colleges or institutions, in 
respect of which the accreditation period of five years has been lapsed , where such affiliated colleges or 
institutes have started the process of reaccreditation and got the letter of intent from the said authorities . 

(c) against the entry , section 29 ( 2 )(n )- REPRESENTATIVES OF MANAGEMENT ( TWO ), in column ( 3 ), 
after entry 5 , the following Explanation shall be added , namely : 

Explanation . For the purposes of this clause the term “ institution ” means those affiliated colleges or 
institutes who have been accredited by NAAC or NBA , and includes those colleges or institutions , in 
respect of which the accreditation period of five years has been lapsed , where such affiliated colleges or 
institutes have started the process of reaccreditation and got the letter of intent from the said authorities. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R.G. JADHAV , 


Joint Secretary to Government . 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


४८ 


शुक्रवार , एप्रिल ५, २०१३/ चैत्र १५ , शके १ ९ ३५ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 5th April 2013 


NOTIFICATION 


BOMBAY TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS, 1948 . 


No. TNC -03/ 2013 /C.R.117/ J- 1. — In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub - section 
88 of the Bombay Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948 (Bom . LXVII of 1948 ), the Government. 
of Maharashtra hereby specifies the area mentioned in the schedule appended hereto as being 
reserved for non - agricultural and industrial use subject to the following terms and conditions : 

( 1 ) The land holder shall use the said land invariably only for non - agricultural purpose 
which is in the name of the applicant company or its directors or its associate companies . 

(2 ) The land holder shall pay the unearned income / Nazarana to the Government as per 
the tenure of land , if applicable. The land holder shall pay the unearned income since lands 
shall be used for the non -agricultural purpose as per prevalent rules . The Collector , Thane 
shall verify the same as per the land record . 

(3 ) The applicant shall be responsible if any dispute arises in respect of the ownership of 
the land purchased by them . Applicant shall be responsible for ascertaining and confirming the 
status of purchased land. 

(4 ) The land holder shall obtain all the requisite permissions under all the relevant Acts 
applicable to the lands included in this notification from the appropriate authorities . 

(5 ) It shall be binding on the directors of the company as well as persons related with the 
Company to make all the lands purchased by them in the name of M / s. Shree Gurudev Realtors, 
it s directors or its associate companies . 

(6 ) The land holder company shall obtain all necessary prior permissions under the Forest 
and Environment Acts from the competent authorities in respect of the use of the land included 
in this notification . 


( 7) If it comes to notice that there is violation of any law i.e. the Maharashtra Agricultural 
Lands (Ceiling of Holdings ) Act, 1961, the Bombay Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948 , 
the Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947 , Environment 
(Protection ) Act, 1986 , Indian Forest Act, 1927 , Forest ( Protection ) Act , 1980 and such other 
land related laws, the Collector , Thane shall immediately take necessary action in that regard . 

(8 ) The terms and conditions mentioned above and also those laid down by the Collector 
Thane shall be binding on the applicant Company . 

( 9 ) If any land from those mentioned in the Schedule belongs to a Tribal person necessary 
prior permission of the State Government shall be obtained by the Company under the provisions 
of section 36 & 36A of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४/ कार्तिक २ ९- अग्रहायण ५, शके १९ ३६ 


८३ 


Schedule 


Sr.No. 

( 1 ) 


District 

( 2 ) 


Mouje Vadavali , Taluka & District Thane 
Tahsil 

Village Survey No. 
( 3 ) ( 4 ) 

(5 ) 


Area 
(6 ) 


30 


Thane 


77 


31 


Thane 
Thane 
Thane 
Thane 


Thane 
Thane 
Thane 


77 
77 


32 


33 


77 


Thane 


34 
35 


Thane 
Thane 


77 
77 


Thane 


Hectare R 

0.01 
0.15.1 
0.19.01 
0.11.1 
0.24.2 
0.07.1 
0.05.1 
0.09.1 
0.27.8 
0.07.6 
0.06.1 
0.40.5 


36 


77 


Thane 
Thane 


37 


77 
90 


38 


89 


39 
40 


76 


41 


77 


42 


77 


0.40.5 


Thane 
Thane 
Thame 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 


43 


77 


Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 


44 


Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 
Vadavali 


0.04.1 
1.92.4 


96 


45 


97 


0.82.3 


46 


97 


0.62.5 


47 


97 


1.00.4 


48 


98 


0.57 


49 


99 


1.88.7 


50 


Thane 


100 


2.16.3 


51 


101 


Thane 
Thane 
Thane 


2.34.5 
2.44.9 


52 


102 


53 


103 


105 


54 
55 


Thane 
Thane 


Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 
Thane 


114 


2.37.4 

0.06 
0.44.9 
1.48.7 
1.06.5 


114 


56 
57 


Thane 
Thane 
Thane 


115 


58 


120 


0.16.2 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJENDRA SURVE , 
Joint Secretary to Government. 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्रहायण ५ , 


शके १ ९ ३६ 


. 


४ ९ 


सोमवार , एप्रिल ८, २०१३/ चैत्र १८, शके १९ ३५ 


वित्त विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ एप्रिल २०१३ 

आदेश 
महाराष्ट्र 

वित्त आयोग ( संकीर्ण तरतुदी) अधिनियम, १ ९९ ४ . 

आदेश क्र . मविआ. २०० ९ / प्र.क्र .३/ व्यय-३. — दिनांक १० फेब्रुवारी २०११ अन्वये भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- आय व २४३ 
वायच्या तसेच महाराष्ट्र वित्त आयोग ( संकीर्ण तरतुदी) अधिनियम , १ ९९ ४ च्या तरतुदींना अनुसरून चौथ्या 

महाराष्ट्र 

वित्त आयोगाची स्थापना 
करण्यात आली आहे. आयोगास अहवाल सादर करण्यासाठी दिनांक ३० सप्टेंबर २०१२ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. आयोगास दिनांक 
३० सप्टेंबर २०१२ रोजीच्या आदेशानुसार दिनांक ३१ मार्च २०१३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तथापि , आयोगाने त्यांच्या दिनांक २८ फेब्रुवारी 
२०१३ रोजीच्या टिप्पणीनुसार दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे . 

करिता, चौथ्या महाराष्ट्र वित्त आयोगास आपला अहवाल सादर करण्यासाठी दिनांक ३० जून २०१३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
आयोगाने दिनांक ३० जून २०१३ पर्यंत आपला अहवाल शासनास सादर करावा. तसेच विहित मुदतीत अहवाल सादर होण्याच्या दृष्टीने आयोगाने 
पुढील कामाचा आराखडा व वेळापत्रक शासनास सादर करावे. 

आयोगाच्या अध्यक्षपदी श्री . जे. पी . डांगे ( भा.प्र.से. सेवानिवृत्त ) यांची पुनर्नियुक्ती दिनांक ६ एप्रिल २०१३ पासून करण्यात येत आहे. सदर 
पुनर्नियुक्ती दिनांक ३० जून २०१३ पर्यंत राहील. 


के . शंकरनारायणन् , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


FINANCE DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 6th April 2013 . 


Order 


MAHARASHTRA FINANCE COMMISSION ( MISCELLANEOUS PROVISIONS ) ACT, 1994 . 

Vide order No. SFC . 2009/CR - 3 /EXP - 3. — dated 10th February 2011 and in pursuance of the provisions of 
Article 243 - I read with Article 243 - Y of the Constitution of India and the Maharashtra Finance Commission 
(Miscellaneous Provisions) Act, 1994 , the Fourth Maharashtra Finance Commission has been constituted. The 
Commission was to submit it s report by 30th day of September 2012. By order dated 30th day September 2012 
the tenure of the Commission was extended upto 31st March 2013. However , the Commission vide it s note 
dated 28th February 2013 has requested to extend tenure upto 30th September 2014 . 

Accordingly, the Government of Maharashtra is pleased to extend the tenure of the Fourth Maharashtra 
Finance Commission upto 30th day of June, 2013. The Commission shall submit it s report to the Government 
before 30th day of June 2013. Finance Commission will also submit the detailed programme and timetable to 
submit it s report within the stipulated time period . 

Shri J. P. Dange ( I. A. S. Retired ) is reappionted as The Chairman of the Fourth Maharashtra Finance 
Commission from 6th April 2013 upto 30th day of June 2013 . 


K.SANKARANARAYANAN , 


Governor of Maharashtra . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


